महाराष्ट्र य ासन 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था 


एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
धोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 


संकेतस्थळ ॥॥॥५७५://॥॥४५६॥॥००॥1.६०४॥॥ इ-पत्ता [॥४६_॥॥11051(6॥/०100.८0 


मराठीचा विकास ; महाराष्ट्राचा विकास 


नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) 


निवेदन 


महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण २०१० अंतर्गत मराठी भाषेतील प्रतिमुद्राधिकाराची (कॉपीराइटची) मुदत संपलेले 
दुर्मिळ ग्रंथ महाजालावर उपलब्ध करून द्यावे असे म्हटले आहे. त्यानुसार मराठी भाषा विभागाच्या आदेशाप्रमाणे 
(शासननिर्णय क्र. रासांधो १०१२/ प्र. क./२०१२/भाषा-३ दि. २८ मार्च २०१३) राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे असे ग्रंथ 
आणि नियतकालिके महाजाळावर उपलब्ध करून देण्याचा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. त्याच बरोबर 
प्रतिमुद्राधिकाराच्या कक्षेत येणारी काही साधनेही प्रतिमुद्राधिकारधारकांची उचित अनुमती प्राप्त झाल्यास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत करून अभ्यासकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत असतात. 
सदर प्रकल्पांतर्गत मराठी अभ्यास परिषद, पुणे ह्या संस्थेद्वारे प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या भाषा आणि जीवन 
ह्या नियतकालिकाच्या (त्रैमासिक) अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य उपलब्ध करून 
देण्यासंदर्भात उपरोक्त संस्थेला आवाहनपर विनंती करण्यात आली होती. 
सदर विनंती मान्य करून मराठी अभ्यास परिषदेद्वारे सदर अंक संगणकीकरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात 
आले. सदर संस्थेच्या सहकार्यामुळेच आपल्याला संगणकीय स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 
या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना लक्षात घेऊन 
त्यांचे पालन करावे. 
१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 
२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 
३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व मराठी अभ्यास परिषद, पुणे यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 
४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 
स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या सामग्रीतून व्यक्त 
होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही मत, विचारसरणी इ. यांचा 
पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व मराठी अभ्यास परिषद, पुणे यांपैकी 
कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त विभागांवर असणार नाही. 
सदर अंक केवळ अभ्यासकांच्या सोयीसाठी संगणकीय स्वरूपात उपलब्ध करण्यात येत असून अंकांतील 
सामग्रीचे (ळेखन, मांडणी, छायाचित्रे, रेखाचित्रे इ.) प्रतिमुद्राधिकार त्या त्या ळेखकांकडे अथवा प्रकाडठाकांनी त्या त्या 
वेळी केळेल्या व्यवस्थेनुसार आहेत ह्याची नोंद घेण्यात यावी. त्या सामग्रीसंदर्भातीळ कोणतेही अधिकार वा दायित्वे 
राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी भाषा विभाग किंवा महाराष्ट्र शासन ह्यांच्याकडे असणार नाहीतः 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


अनुक्रमणिका 


अनुक्रम 
संपादकीय / शब्द कुसुमाग्रजांचा / १ 
पुनर्भेट / .नाव (कविता) / कुसुमाग्रज / ४ 
चित्रपट आणि नाऱ्यकला : दोन संज्ञापन माध्यमे (चित्रपट लेखमाला ! लेखांक ३) 
अनिल झणकर [५ 
ज्याची त्याची प्रचीती / वसती वनकुहरा / विद्युल्लेख्षा अकळूजकर / १४ 
श्री. म. माटे यांची वाळायीन शेली । बिजया देव / १८ 
भाषापरीक्षण / जातीच्या तुंदराला...काहीही / द. न. गोखले / २५ 
जाता जाता | कात्रजचा घाट / माघव ना. आचार्य / २७: 
दखलपात्र / दुर्मिळ शब्द / नानासाहेच टिळक / ३३ 
धन परक्याचे | स्पेशल इंग्लिश । फ्रेडरिक रॅफेलळ अनु. आ. ना. पेडणेकर / ३५ 
भाषावार्जा / स्पेशल इंग्लिश कार्यक्रम / मायकेल ए हॅनू / ३७ 
आ उन पोपुल । इञाझियो बुत्तित्ता अनु. अज्ञोक रा; केळकर / ३९ 
शब्द हवा आहे / शब्द सापडतो आहे ( शंका आणि समाधान) / 
अशोक रा. केळकर / ४१ 
पत्रिकासूची | वर्षे ६, १९८८ ची सूची / ४२ 
पुरवणी / मराठी विकास परिषदेची घटना / ९ पृष्ट 
वस्ता आंतरमारतीचा / जाणे ( कविता ) मूळ कवी केदारनाथ सिंह 
अनु. हयाम विमल / ४८ 
मुखपृष्ठ / शि. द्‌. फडणीस 


प्रकाशन : त्रैमासिक ( जानेवारी, एप्रिल, जुळे, ऑक्टोबर ) 

संपादन-समिती । अशोक रा. केळकर ( प्रमुस्व ), कल्याण काळे, अंजली सोमण, 
द. दि. पुंडे, प्र. ना. परांजपे, मॅक्सीन बर्न्सन 

संपादकीय संपक व परीक्षणाथे पुस्तके : ए-२ परिमल, १२३२९-ए आपटे रस्ता, 
पुणे ४११ ००४ (दूरध्वनी ५२००९) 

व्यवस्थापकीय संपक घ पेक्चाचा भरणा : वरीलप्रमाणे. 

पत्रिकेची वगणी, परिषदेची वगणी, जाहिरातीचे दर : आवरणपृष्ठ तीन पहा. 

सूचना : पत्रिकेत प्रसिद्ध होणाऱ्या लेखकांच्या मतांशी संपादक किंवा परिषद सहमत 
असतीलच असे नाही. | 
या अंकाच्या मुद्रणासाठी मद्दाराष्ट्र राज्य साहित्य. संस्कृती मंडळाचे अंशतः 
अनुदान मिळालेले आहे. 
पत्त्यामबील बदलाची नोंद ध्यावी. 


संपादक ! अशोक रा. केळकर / प्रकाशक व मुद्रक $ मराठी अभ्यास परिषदेसाठी 
प्र, न्य. परांजपे / मुद्रणस्थेळ : संजीव मुद्रणालय, ४६९ सदाशिव पेठ, पुणे ४११ ०१० 


अनुक्रमणिका 


संपादकीय 
शब्द कसुमाग्रजांचा 


यंदाचा ज्ञानपीठ पुरस्कार मराठीतील नामवंत कवी, नाटककार, व ललितलेखक 
आदरणीय श्री. कुसुमाग्रज (वि. वा. शिरवाडकर) यांना प्राप्त झाला आहे. भाषा भाणि 
जींवनच्या वतीने आणि मराठी विकास परिषदेच्या वतीने आम्ही त्यांचे मनःपूवक 
अभिनंदन करतो. 

वि. स. खांडेकरांनंतर तब्बळ १४ वर्षांनी मराठीकडे आलेला हा पुरस्कार कुसुमा- 
ग्रजांना मिळाला याचा आनंद समग्र मराठी मनात सर्वदूर पसरलेला 'आहे. हा आनंद 
होण्याची अनेकांची कारणे वेगवेगळी आहेत. कोणाला हा मराठी कवीचा व मराठी 
कवितेचा सन्मान वाटत असणार, तर कोणाला तो मराठी नाटक व मराठी रंगभूमी यांचा 
गोरव वाटत असणार. काहीजणांना हा पुरस्कार म्हणजे मराठी साहित्याने जपलेल्या 
मानवतावादी मूल्यांचा सत्कार वाटत असणार तर आणखी काहीजणांना सामाजिक जाणीव 
जपणाऱ्या साहित्याची कदर केल्यासारखे वाटत असणार. कुसुमाग्रजांना जवळून किंवा 
दूरून ओळखणाऱ्यांना हा ज्ञानपीठ पुरस्कार एका सुजन, नि्मेम वृत्तीच्या कलावंता'चा 
झालेला यथायोग्य सत्कार वाटत असणार. भाषा आगि जीवनच्या वतीने कुसुमाग्रजांचे 
अमिनंदन करताना आमच्या मनात या साऱ्या भावना आहेतच, पण आणखीही एक 
भावना आहे. ती म्हणजे या पुरस्काराने एका कलावंता'चा जसा सत्कार होतो आहे, 
तसाच मराठी भाषेची प्रतिष्ठा आणि अस्मिता जपू इच्छिणाऱ्या, त्या दृष्टीने चिंतन-लेखन 
करणाऱ्या, प्रसंगी तत्संबंधीच्या "चळवळीत सक्रिय सहभागी होणाऱ्या एका जागरूक 
कलावंत-नागरिका'चा हा सत्कार होतो आहे. 

भाषा आणि जीवनच्या अगदी पहिल्याचच अंकात आम्ही “' वि. वा. शिरवाड- 
करांचा भाषाविचार ” हा लेख प्रसिद्ध केला होता. त्या लेखातल्या अगदी पहिल्याप्च 
परिच्छेदातल्या खालील मजकुराकडे मुद्दाम लक्ष वेधावेसे वाटते. 

“६ कुतुमाप्रज तथा वि. वा. शिरवाडकर यांनी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय व्यास- 
पीठावरून तसेच अन्य संमेलने व परिषदांतून मराठी भाषेसंबंधी काही विचार मांडलेले 
आहेत. तथापि शिरवाडकर यांनी हे जे बिचार मांडले आहेत ते केवळ एक साहित्यिक 
या नात्याने नव्हे तर लोकशाहीवर निष्ठा असणारा एक दक्ष नागरिक म्हणुन, आपल्या 
आजूब्राजूस, समाजात, राष्ट्रात घडणाऱ्या घटनांना त्वतःचा बिचारशुद्ध प्रतिसाद देणारे 
एक सामाजिक मन शिरवाडकरांकडे आहे. त्यांचा भाषाविचार एका सामाजिक चिंतना- 
तून साकारलेला आहे. शिरवाडकरांच्या सामाजिक मनाचा प्रतिसाद म्हणजे केवळ 
भावनाप्रक्षोमातून उद्भवलेली प्रासंगिक प्रतिक्रिया नसते, तर त्यात एक निरामय समाज- 


संपादकीय | १ 


अनुक्रमणिका 


धारणेची दृष्टी व विचारधारा असते; ही गोष्ट त्यांच्या ललित वाड्यातून जशी जाणवते 
तशीच ती त्यांनी व्यक्त केळेल्या भाषाविचारातूनही आपल्या लक्षात येते. शिरवाडकरांनी 
६ अंग्रेजी हटाओ ' आंदोलनाचा केलेला पुरस्कार, केवळ केंद्रशासनाची भाषा म्हणून 
केलेली हिंदी भाषेची शिफारस आणि सामाजिक लोकशाही रुजविण्याचे अपरिहार्य साधन 
म्हणून प्रांतासाठी धरलेला प्रांतमाषेचा आग्रह (उदा० महाराष्ट्रासाठी मराठीचा आग्रह ) 
यांमध्ये केवळ त्यांच्या व्यक्तिगत आवडीनिवडीवर आधारलेल्या मतांचा भाग नसून एक 
लोकशाहीप्रधान विकसनशील राष्ट्र डोळ्यासमोर ठेवून केलेले एक समाजवेज्ञानिक निंतन'च 
आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या संदर्भात शिरवाडकरांनी इंग्रजी, हिंदी व मराठी 
भाषांविधयी जे विचार मांडलेले आहेत, ते विकासोन्मुख भारतीय लोकशाही केंद्र स्थानी 
ठेवूनच. या तिन्ही भाषांबद्दळ बोलताना ते भाघा आणि समाज यांचे परस्परसंबंध तपास- 
तात, नाते लक्षात वेतात आणि सामाजिक मृल्यनिकषांवरच भर देताना दिसतात. ? 
(भाषा आणि जींवन १:१, जुले १९८३, प. १२-१४) 
एक सजनशील साहित्यिक म्हणून नव्हे, तर एक दक्ष नागरिक म्हणून शिरवाड- 
करांनी भाषेचा, विरोबतः मराठी भाषेचा विचार केलेला आहे. आपला विचार केवळ 
लेखांतून न मांडता, त्याला कृतिशीलतेची जोड देण्याचाही त्यांचा प्रयत्न असतो, है 
संयुक्त महाराष्ट्रविषयक आंदोलनात त्यांनी भाग घेतला होता, या घटनेवरून लक्षात यावे. 
म्हणून'च ज्ञानपीठ पुरस्काराच्या निमित्ताने त्यांना अभिवादन करण्याची संधी आम्ही 
घेत आहोत. 
प्चांगळा कलावंत हा चांगला भाषाशास्त्रज्ञ असतो, असे म्हणता येते. कारण भाषेंची'च 
सर्व शक्तिस्थाने तो समजून उमजून उपयोजित असतो आणि आपली कलाकृती तिच्या 
सर्व सत्त्वानिशी रसिकापर्येत पोचवीत असतो. शिरवाडकरह्दी या विधानाला अपवाद 
नाहीत, असे दिसते. त्यांनी कळत नकळत आपल्या साहित्यकृतींतून भाषेचा विशेषतः 
: शब्द? या माध्यमाचा विचार अमिव्यक्त केल्पाचे दिसते. कुसुमाग्रजांनी आपल्या 
कवितेमध्ये शब्द-संकल्पनेचा मागोवा कसा घेतला आहे हे पाहाणे कुतूहलजनक ठरेल. 
कुसुमाग्रजांनी आपल्या कवितेमध्ये अनेकदा “ शब्दा 'चे चिंतन केळेले आढळते. 
संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांप्रमाणे त्यांनाही ' शब्दचि आमुच्या जीवीचे जीवन । ” हे 
जाणवलेले आहे. आपली ही जाणीवदेखील त्यांनी तुकारामांच्याच सवनेचचा आधार 
घेऊन व्यक्‍त केली आहे ते म्हणतात ! 
आम्हा घरी आहे 
शब्दांचेच धन--- 
( खंत नाही त्याऱची 
जाणवते पण--) 
शब्द देत! घेता 


२ / भाषा भाणि जीवन ६ : ४ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


झाले आहे आता 
शब्दाचेच मन. 
कुसुमाग्रजांचे मन हे असे शब्दांचेच झाल्यामुळे ते साहजिकच शाब्दांच्या अमाप 
राशी घासून बसतात; त्यांना जखम होता'च ते शाब्दांपाशीच धावत जातात. पण हो स्थिती 
कुसुमाग्रजांना आवडणारी-मानवणारो नाही हे त्यांनी - 
शब्दच झाले मालक आता सर्व जिण्याचे 
जनावराने काबिज केला हा दरवेशी 
अशा प्वरूपात सांगितले आहे. येथेही भाषाविचारातील एक महत्त्वाचे अंतःसूत्र'च 
सांगितले गेले आहे. शब्द हे अखेरतः साधन होत. त्यांनीच जर साध्याचे महत्त्व 
पटकावले तर जीवनव्यवह्ार कठीणच होणार हे उघड आहे. शब्द हे साधन असताना 
त्यांनाच जर साध्याचे महत्त्व आले तर अपेक्षित संबाद दुरावेल, होणारच नाही. अक्षरांना 
अर्थाचा मेळ राहाणार नाही आणि मग असा संबाद म्हणजे -- 
काळोखाच्या माळावर 
प्वाले ठिणग्यांचा खेळ 
अशी स्थिती होईल. म्हणूनच आपल्या कवितेतील शब्दांनी असे “' निरथेकाच्या रंग- 
महाली '? जाऊन “' पदर धुक्याचे ” घरू नयेत अशी विनंती ते शब्दांना करतात. 
शब्दाशब्दांच्या घटांतून कवींचा भाव ओसंडत असतो (“' सेगल ?”,- विश्याखा) , 
शब्दांआडून कवीचे अंतःकरणच दिसत असते ( '' बायरन ?', विश्याखा ), कारण शाब्द 
हे “ जीवनाची अपत्ये” होत ('' मोन *, स्वगत ) अशी कुसुमाग्रजांची सततची 
घारणा आहे. त्यामुळे आपल्या कवितेतून आपली जीवनसरिता वाहते आहे, असे 
म्हणताना ते दिसतात. मात्र त्यांची ही जीवनसरिता आत्ममम्न नसून अखंडितपणे. 
“ समुद्राकरिता ” म्हणजेच जनांच्या समुद्राकरिता वाट शोधणारी आहे (“ समिधा ??, 
विश्याखा) . याचा अर्थ इतका'च की शब्दांच्या माध्यमातून, शब्दांच्या सर्व शक्ती उप- 
योजून कुसुमाग्रजांचे मन जनसामान्यांशी, “ सामाजिकां 'शी संवाद प्रस्थापित करताना 
दिसते. अगदी अलीकडच्या त्यांच्या कवितेतूनही वेगळ्या रीतीने हेच प्रकट होताना 
दिसते. ते म्हणतात-- 
' तुम्ही जेव्हा 
माझ्या कवितेशी बोलता 
तेव्हा माझ्याशी बोलू नका, 
कारण माझ्या कवितेत 
मी असेन बराचसा... 
सारांश कुसुमाग्रजांचे वाढययीन व्यक्तित्व आणि त्यांचे लौकिक व्यक्तित्व यांमध्ये 
एकर अद्वेत आहे आणि विरळपणे आढळणारे हे अद्वेत मोठे विलोभनीय आहे. 


दुस्तात्रय पुंढे 


' संपादक्रीय / ३ 


अनुक्रमणिका 


पुनभेट 


नाव 


कुसुमाग्रज 


हा माझा सोबती 

त्याचं नाव चंदू 
हा माझा माऊ 

त्याचं नाव बिंदू 
ही माझी ताई 

तिचं नाव जाई 
ही माझी आई 

तिला नावच नाही. 


पूवेप्रसिद्धी : श्रावण, परचुरे प्रकाशन, मुंबई, १९८५. 


कानी पडलेला संवाद 


एका घरी एक कुत्र्याचं पिल्ठू मोठ्या कोतुकानं आणलं होतं. घरातल्या दोन लहान 
मुलांना तर ते पिल्कू म्हणजे जीव कौ प्राण झालं होतं. पण त्या पिछाचं रात्रेदिवस 
केकाटणं, त्याचं खाणं-पिणं, अंथरूण-पांघरूण, त्याची शू-शी याला कंटाळून मुलांच्या 
वडलांनी मुलं शाळेत असतानाच ते पिलू दूरवर सोडून दिलं, घरी आल्यावर मुलांना 
ते समजता'च त्यांनी आकांत केला. समजूत पटेना, तेव्हा वडिलांनी प्रश्न केला, 

“ काय रे, कुत्रे गेळं तर इतके रडता, मी गेल्यावर रडाल का?” 

यावर क्षणार्धात एकानं सांगितलं, 

५ तुम्ही असेच तडकाफडकी गेलात तर सटू ! ” 

आजच्या मुलानं दिलेलं द्दे उत्तर ' कालच्या मुलानं दिलं असतं किंवा नाही १ 


माघव वझे, बाल-रंगभूमी, समावेश : रड्चनायक : भरविंद देदापांडे स्म्तिग्रंथ, 


मुंबई : आविष्कार प्रकाशन, १९८८, प. २२२. 


४ / भाषा भाणि जीवन ६ : ४ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


चित्रपट लेखमाला : लेखांक २ 
चित्रपट आणि नाट्यकला ! दोन संज्ञापनमाध्यम 


अनिल झणकर 


लेखांक १ मध्ये (चित्रपट आणि इतर कला : तुलनात्मक विचार, भाषा भाणि 
जीवन ६: २ उन्हाळा १९८८ ) चित्रपट आणि नाट्यकला यांच्वा थोडासा विचार 
आलेला आहे. त्याचा सारांश असा । नाऱ्यकलेचा उल्लेख करताना रंगमंचावरील 
नाटक (प्रोसीनियम थिएटर), लोकनाऱ्य, पथनाट्य, परिसरनाट्य अश्यांसारखी नार्य- 
कलेची सर्व रूपे अभिप्रेत आहेत. नाऱ्यकला ही माणसा-माणसांच्यांतल्या जिवंत संज्ञा- 
पनावर आधारलेली हक्‌श्राव्य आणि स्थलकालसापेक्ष कला आहे. चित्रपट ही देखील 
हकूश्राब्य आणि स्थलकाल सापेक्ष कला आहे. अभिनेते, प्रसंग, नाट्यमयता, स्थलकाल- 
संक्रमण कथावस्तू , नेपथ्य, प्रकाशयोजना, पारर्वसंगीत, वेषभूषा या सर्व घटकांचा वापर 
या दोनही कलांमधे होतो. वरकरणी पाहता या एकमेकांना सहद वाटणाऱ्या कला 
आहेत. परंतु संज्ञापनमाध्यमं आणि कलामाध्यमं म्हणून या दोन कलांमधे काही मूलभूत 
फरक आहेत. या लेखात चित्रपट आणि नाट्यकलेचा संज्ञापनमाध्यमे म्हणून तोलनिक 
विचार केलेला आहे. चित्रपटांच्या आणि नाटकांच्या संज्ञापनाची रचना समजावून 
घेण्यापूर्वी, त्यांच्या निर्मिति-प्रक्रिया समजावून घेणं जरूरीचं आहे. ( कलामाध्यमं म्हणून 
या दोन कलांची तुलना याच्या पुढल्या लेखात करायची आहे.) 


र 


नाटकाची निर्मिति-प्रक्रिया । रंगमंचावर उभा राहणारा नाटकांचा डोलारा हा 
लेखकाच्या संहितेवर आधारलेला असतो. लेखक जेव्हा नाटका'ची संहिता लिहून हाता- 
वेगळी करतो, तेव्हा त्याने एका साहित्यिक कलाविधेला जन्म दिलेला असतो. या 
संहितेचं रूपांतर नाटकाच्या प्रयोगात करण्यासाठी दिग्ददक हा प्राणी अपरिहाये 
असतो. लेखकाच्या संहितेवर संस्कार करत-करत तो त्या संहितेतून नाटक उभं करतो. 
म्हणजेच लिखित भाषेपासून सुरुवात करून एका स्थलकालबद्ध अश्या हकश्राब्य 
अनुभत्राची रचना करतो. ही अनेक टप्प्यांनी होणारी प्रक्रिया आपल्याला थोडक्यात 
वणन करता येईल. 

प्रथम भूमिकांसाठी पात्रांची निवड होते. मग त्यांना संहिता वाःचायला दिली जाते. 
नटमंडळी संवाद पाठ करून दिग्दशकाच्या मार्गदशनाखाली वाचिक अभिनयाचा सराव 


चित्रपट भाणि नाट्यकला / ५ 


अनुक्रमणिका 


करू लागंतातं. या वेळेपासून. नटांच्या मनात लेखकाच्या भाषेतल्या आशयाच्या सूक्ष्म 
छटा मुरायला लागतात. ज्या माणसाची भूमिका करायची, त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाशी सखोल 
परिचय होत राहतो. पुढच्या टप्प्यात प्रत्यक्ष रंगमंप्चाचची प्रयोगक्षम जागा कल्पून, काही 
किमान आवद्यक वस्तूंसह (उदा०, खुर्च्या, टेबलं, इ०,) नट, नाटक अक्षरशः ' उभ 
क़रू लागतात. कुठला संवाद रंगमंचावर कुठं म्हणायचा, कितीसा जोर कुठल्या 
शब्दांवर देऊन म्हणायचा, त्यावेळी शरीराची ठेवण-हाल'चाळ काय कराय'ची, बरोबरच्या 
नटांना नेमका काय प्रतिसाद द्यायचा... या सर्व गोष्टींमधे दिरर्शांकाच्या देखरेखीखाली 
सुसूत्रता येऊ लागते. या सुयोजित हालचालींचा आराखडा (लाठा€०ष्ठा१७॥५ ) 
जेव्हा तयार होतो, तेव्हा ,प्रयोगाचा कणा निर्माण झाला, असं म्हणता येतं. आता 
नेपथ्याबाबत, प्रकाशयोजनेबराबत काही निश्चित निर्णय घेता येतात, योजना आखता 
येतात. इतके दिवस नटांचा सराव पाहत, त्यावर आपल्या दृष्टिकोणातून विचार करणाऱ्या 
तंत्रज्ञांचं काम आता सुरू होतं. यथावकाश वेषभूषा, रंगभूषा, नेपथ्य, प्रकाशयोजना, 
ध्वनियोजना यांनी परिपूर्ण असा प्रयोगाआधीचा प्रयोग म्हणजे * रंगीत ताळीम ' केळी 
जाते. आता उरतो, तो प्रत्यक्ष प्रेक्षकांपुढचा प्रयोग. 

हा नाऱ्य-निर्मितीचा अनुक्रम संहितेला अनुसरून असतो. म्हणजे नाटक उभे 
राहतं, ते संहितेच्या पहिल्या पानापासून सरावाला सुरुवात करून शोबटपर्यंत सलगपणे 
काम करण्यातून. (अगदीच क्वचित एखाद्या नाटका'चा दुसरा अंक आधी बसवल्याचं 
ऐकिवात येतं, पण अशी उदाहरणं ही केवळ अपवाद असतात.) पण सर्वच नाटकं ही 
लिखित संहिता हातात घेऊन बसवली जातात, असं नाही. भारतात बादल सरकारांसारखे 
: तिसऱ्या रंगभूमी 'ची कल्पना मांडणारे कलावंत काद्दी वेळा अत्यंत वेगळ्या पद्धतीनं 
प्रयोग बसवतात. ( इंग्रजी सत्तेच्या अमलात युरोपातून आयात झालेलं आणि आता 
भारतातल्या नागर संस्कृतीत रुजलेळं जे प्रोसीनियम थिएटर, ती झाली पहिली रंगभूमी. 
खेड्यापाड्यांमधून, छोट्या ग्रावांमधून परंपरेने चाळत आलेल्या लोकनाऱ्यविधा ही झाली 
दुसरी रंगभूमी, या दोनही नाऱ्यसंस्कृतीचे आपापले म्हणून काही गुण आहेत, तसेच 
दोषही. या दोनही प्रकारांत उच्चनीच असा भाव न करता, त्यांचा समन्वय साधून 
किंवा साधण्या'चा प्रयत्न करीत असताना जी नवीन नाटकं निर्माण होतील, ती स्वतःसाठी 
: तिसरी रंगभूमी ' निर्माण करतील- अशा प्रकारे थोडक्यात बादल सरकार यांची हो 
कल्पना मांडता येईल. ) सुमारे दहा-बारा वर्षांपूर्वी त्यांच्या ' शताब्दी ! या नाय्यसंस्थेने 
: ब्रासी खबर ? ( शिळी बातमी ) हे नाटक सादर केलं. या नाटकाच्या निर्मेतीला 
सुद्वात झाली, ती लिखित संहितेपासून नव्हे, तर वर्तमानपत्रांतल्या बातम्यांच्या क्कात्रणां- 
पासून. नाटकात काम करणाऱ्या सर्वांनी एकत्र बसून ही कात्रणं म्हणजे यांच्यांतला 
आशय संकलित केला. त्यांतली विषयसूत्र घेऊन कार्यशाळेच्या (128112 ४/०॥॥८५॥०७) 
'चोकटीत,. उत्स्फूर्त नाट्याविष्कार या तंत्राचा अवलंब करून वेगवेगळे प्रसंग सामूहिक 


६ / भाषा आणि जीवन ६.५ ४ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


निर्मेतीच्या स्वरूपात सादर केले. सतत सरावं करून है प्रसंग एकां अनुक्रंमात बांधले. 
त्याची एक सुबिहित नाट्यर्चना तयार केळी. इथं कोण्या एका लेखकाच्या सर्जनशील- 
तेचा परिपाक म्हणून संहिता निर्माण न होता, ती नटांच्या शारीरिक, मानसिक आणि 
बौद्धिक जबाबदारीतून निर्माण झाली आणि रोजच्या सरावातून घडत गेली. याच 
धर्तीवर, पूर्वी सोविएत रशियात मायरह्वोल्ड (सन १९१७ च्या पुढं) आणि गेल्या दोन 
दशकांच्या काळात जोन लिटल्बुड (इंग्लंड) आणि येझी ग्रोतोबस्की (पोलंड) या 
सारख्या दिग्दशकांनी वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबून ' अलिखित संहिते 'पासून ना्य- 
निर्मितीचे अनेक प्रयोग यशस्वीपणे केलेले आहेत. पण सांगायचा मुद्दा हा, की संहिता 
लिखित असो किंवा अलिखित, नटांच्या सरावातून नाटक उभं करण्याची प्रक्रिया मात्र 
सर्वत्र समाईक'च आहे, असं दिसून येतं. 


ळर 


चित्रपटनिर्मिती : चित्रपटाची निर्मिती हा एक अत्यंत गुंतागुंतींनी भरलेला प्रकार 
आहे. माणसं, यंत्रे आणि विविध प्रक्रिया या तीनही गोष्टी कुठल्याही चित्रपटाच्या 
निर्मितीसाठी अत्यावश्‍यक असतात. यंत्रांशिबाय नाटक उभं राहू शकतं; पण यंत्रांशिवाय 
चित्रपटनिर्मितीची कल्पनाही करणं अशक्य आहे. नाटकाप्रमाणेच चित्रपटाच्या निर्मितीची 
प्रक्रियाही एखाद्या संहितेपासून किंवा संकल्पनेपासून'च सुरू होते. मूळ संकल्पनेपासून ते 
प्रेक्षाग्ह्यात पडद्यावर प्रकट होणाऱ्या चित्रपटापर्यंत'्वा मोठा प्रवास हा तीन प्रमुख 
टप्प्यांमधे विभागता येतो-- चित्रीकरणपूर्वकाळ, प्रत्यक्ष चित्रीकरण आणि चित्रीकरण 
संप्ट्यानंतरचा काळ. 

(क) चित्रीकरणाभाघी : या कालखंडाला सुरुवात होते, ती संहितेपासून. मूळ 
कल्पनेवरून किंवा एखाद्या कथा-कादंबरी-नाटकावरून संहिता लिहिली जाते. चित्रपटाची 
रचना ही एकामागून एक अशा निश्चित क्रमानं येणाऱ्या प्रसंगांनी किंवा विभागांनी 
केलेली असते. त्यामुळे संहितेची रचनाही अक्लीच टप्प्याटप्प्यांनी करावी लागते. संहिता 
लिहिताना अनेक तांत्रिक, आर्थिक मर्यादा लक्षात घ्याव्या लागतात. समजा, सुमारे ९० 
मिनिटं लांबीचा चित्रपट काढायचा आहे आणि त्याच्या निर्मेतीचं अंदाजपत्रक, सुमारे 
दहा लाख रुपयांचं आहे. आता या चित्रपटाच्या संहितेत जर असा एखादा प्रसंग 
लिहिला गेला, की निव्वळ ज्याच्याच चित्रीकरणाकरता साडेतीन-चार लाख रुपये खर्चे 
होतील, आणि एवढे करून तो प्रसंग पडद्यावर फक्त 'चार-पाच मिनिटंच राहणार असेल 
तर ती संहिता अब्यावहारिक टरेल...प्वांगलळी असो वा वाईट, अगदी काव्यमय भाषेत 
लिहिलेली संहिताही कथेसारखी किंवा नाऱ्यसंहितेसारखी कलाविधा म्हणून कधीही 
स्वयंपूर्ण नसते. संहिता म्हणजे चित्रपटाच्या निर्मितीतला एक टप्पा असतो. प्रत्यक्ष 


चित्रपट भाणि नाट्यकला / ७ 


अनुक्रमणिका 


चित्रीकरणाच्यावेळी संहितेत अनेक फेरफार केले जाऊं शकतात, केलेही जातात. संहिता 
आणि शेबटी पडद्यावर झळकणारा चित्रपट यांचं नातं दे ब्ळूप्रिंट आणि पूर्ण बांधलेली 
इमारत यांच्य़ासारवं असतं. शेबटी प्रेक्षकांसमोर जाणार असतो, तो चित्रपट- 
संहिता नाही. 

संहिता लिहून झाल्यावर तंत्रज्ञांची आणि नटांची जुळवाजुळव सुरू होते. तसंच 
स्टूडिओत चित्रीकरण असलं, तर सेट्सचे आराखडे काढावे लागतात, चित्रीकरणाची 
इतर स्थळं निवडावी लागतात. कोण कुठली भूमिका करणार, कोण कॅमेरा चालवणार 
ध्वनिमुद्रण-संकलन-संगीत दिशेन करणार, या सर्व गोष्टी पक्क्या होता होता, चित्री- 
करणाचा काळाबधी ठरवला जातो आणि त्याचं वेळापत्रक आखण्यात येतं, समजा, एखाद्य, 
चित्रपटातल्या घटना या मुंबई, पुणे, आणि नाशिक अश्या तीन शहरांत घडतात. तर 
चित्रीकरणाचे तीन टप्पे पाडले जातात आणि प्रत्येक शहराच्या मुक्कामी त्या त्या शहरात 
घडणाऱ्या सर्व प्रसंगांचं एकापाठोपाठ एक असं चित्रीकरण केलं जातं. मग संहितेत ते 
प्रसंग कुठल्या का क्रमानं अतोत. कथेची सुरुवात आणि शेवटही जर मुंबई शहरात होत 
असेल, तर एकाच मुक्कामी या सर्व प्रसंगांचं चित्रीकरण उरकण्यात येईल. कदाचित 
चित्रीकरणाची सुरुवात'च चित्रपटाच्या शेवटच्या हृश्यापासून होईल ! या प्रकारे वेळापत्रक 
आखणं म्हणजे चित्रीकरणाला उभं राहण्याची तयारी पूर्ण झाली, असं समजणं. 

( ख ) चित्रीकरण : लेषकाचची संहिता ही तांत्रिक सूच्चना वगेरे वगळून लिहिलेली 
असते. तीत प्रसंगांचे किंवा विभागांचे ( 5व०&1०8) ठळक तपशील लिहिलेले 
असतात. वेगवेगळे शॉट्स्‌ आणि त्यांचे तांत्रिक तपशील यांचा कुठंही उल्लेख नसतो. 
ते काम दिग्द्शकाचं असतं. चित्रीकरण-स्थळ, नेपथ्य; चित्रीकरणाची वेळ, इत्यादी 
गोष्टींचे तपशील चित्रीकरणापूर्वी निश्चित झाल्यावर दिरुर्शक प्रसंगांची विभागणी वेग- 
वेगळ्या शॉट्समघे करतो. म्हणजे समजा, को लेखकानं असा एखादा प्रसंग लिहिलेला 
आहे, की रात्रीच्या वेळी, एका कुटुंबात आई-वबडीळ आणि दोन मुलं जेवताजेबता एक- 
मेकांशी गप्पा मारत आहेत. हा प्रसंग पडद्यावर आणताना दिखर्शक त्याची रचना 
१०-१२ शट्रिंसमध्ये विभागून करतो. आपल्या स्वतःच्या तांत्रिक संहितेत तो या शॉट्पेकी 
प्रत्येकाचे - प्रतिमाकार ( समीपदद्य़ अथबा दूरददश्य) , प्रकाशयोजना, दृष्टिपातळी, कोन, 
तो शॉट कुठल्या भिंगानं घ्यावया'चा आहे, त्या शॉटमध्ये कमेरा हलवायचा को नाही- 
हे सर्व तपशील त्रोटक स्वरूपात नोंदवतो आणि त्या तपरशिलांबर हुकूम चित्रीकरण 
पार पाडतो. 


सत्यजित राय यांच्यासारखे दिग्दर्शक संहितेवर स्वतः कसून मेहनत घेतात. त्यांच्या 
काम करण्याच्या पद्धतीत सर्व गोष्टी पूर्वरचित, अत्यंत शिस्तबद्ध, बारीकसारीक तपशिलां- 
निशी परिपूर्ण अश्या असतात. चित्रपटातला प्रत्येक शॉट्‌ त्यांच्या संहितेत चित्ररूपानं 


८ / भाषा भाणि जीवन ६ : ४ / पावसाळा १९८८ 


अनुक्रमणिका 


रेखाटलेला असतो. त्यामुळे त्यांच्या संहितेत आणि प्रत्यक्ष चित्रीकरणात फारकत अक्षी 
जवळजवळ नसतेच, याउलट मायकेल्ऐंजेलो अंतोनिओनी (इटली) किंवा ज्यॉ-ल्युक्‌ 
गोदार (फ्रान्स) यांसारख्या आधुनिक प्रयोगशील दिग्दर्शकांच्या कामाची पद्धत आहे. 
दीध चित्रपट काढतानाही हे दिग्दर्शक एखाद्या कागदावर लिहिलेली टिपणं घेऊन कामाला 
सुरुवात करतात. केवळ स्वतःच्या डोक्यातल्या (त्याही सतत बदलत्या) कल्पनांच्या 
ताकदीवर ही माणसं चित्रीकरण पार पाडतात. या दिग्दर्शकांनी बांधेसूद संहिता न 
लिहिण्याचं कारण म्हणजे प्रत्यक्ष चित्रीकरणाच्या वेळी त्यांच्या उस्फूर्त कल्पनांना वाव 
मिळावा, अशी त्यांची योजना असते. 


अनेकदा चित्रण-स्थळ प्रत्यक्ष डोळ्यांसमोर राहिल्यावर निरनिराळ्या कल्पना 
दिगदशकाला देतं आणि मग त्यानुसार चित्रपटातल्या प्रसंगांची रचना, आशय, आणि 
परिणाम बदलतो. ' प्रत्यक्ष चित्रीकरणाचे वेळी, चित्रणस्थळांचे दगड आणि वस्तूंचे 
खांब हे दिदशकापेक्षा गाहाणे असतात. * असा इशारा जगातल्या सर्व दिखशकांचा 
आद्यपुरुष सोविएत दिरदर्शक सिर्गेड एयझनइतीननं फार पूर्वीच देऊन ठेवला आहे. ही 
जी दोन टोकांची उदाहरणं इथ दिली, यांतली कुठलीही एएक पद्धत दुसरीपेक्षा वरचढ 
म्हणता येणार नाही. कारण सरतेशेवटी दिदशकाची चित्रीकरणा'ची पद्धत आणि त्यातून 
आकार घेणारी त्याची शेली या अत्यंत वैयक्तिक गोष्टी आहेत आणि त्या ज्याच्या त्याच्या 
प्रकृतीवर अवलंबून आहेत. 


(ग) चित्रीकरणानंतर ! फिल्मवर होणाऱ्या रासायनिक प्रक्रिया, ध्वनिमुद्रण, आणि 
संकलन या तीन महत्त्वाच्या गोष्टी चित्रीकरणानंतर सुरू होतात. रसायनशाळेत फिल्म- 
निगेटिव्ह आणि फिल्म-पॉझिटिव्ह तयार होतात. ध्वनिमुद्रणात संवाद, पार्वसंगीत, इतर 
थ्वनिपरिणाम वेगवेगळे असे ध्वनिमुद्रित करून पुनर्थ्वनिसुद्रण किंवा ध्वनिमिश्रणाच्या 
प्रक्रियेत (एढाढ०ठातया2्ट किंवा ॥13ग९१2्ट) रोवटी एकत्र आणले जातात. दरग्यान 
चित्रसंकळन 'चाळू असतं. संकलनात चित्रीकरणानंतर रसायनशाळेकडून आलेल्या 
फिल्मच्या बंडलातले सर्व शॉट्स एक-एक करून सुटे केळे जातात. कुचकामी ठरलेले 
(1७ म्हणजे 1४० (006 ) शॉट्स आधी बाजूला काढले जातात. उरलेले शॉट्स 
हे प्रसंग, अनुक्रमाने जोडले जातात. त्यातून प्रसंगांची एक ढोबळ स्वरूपाची मालिका 
तयार होते. ती संकलित करत करत तिची पक्की बांधणी केली जाते. हे संकलन नुसत्या 
ध्वनिविरहित इश्यांपासून सुरू होऊन क्रमाक्रमाने त्या हृद्यांना संवाद, ध्वनिपरिणाम, 
आणि पारईर्वसंगीत यांची जोड दिली जाते. त्यानंतरच पूर्णपणे संकलित अश्शी हकश्राव्य 
शॉट्स्‌ आणि प्रसंगांची मालिका पडद्यावर झळकण्यासाठी तयार होते. 


चित्रपट आणि नाट्यकला / ९ 


अनुक्रमणिका 


रे 


६ एका मोकळ्या जागेत एक माणुस वावरतो आहे आणि (त्याच वेळी) त्याचं है 
कृत्य पाहणारा दुसरा एखादा माणूस तिथे आहे. बस, नाटक घडायला माझ्या दृष्टीनं हे 
एवढं पुरेसं आहे. ? इति पीटर ब्रुक ( विख्यात नाऱ्य आणि चित्रपटदिग्दर्शक) . इतक्या 
सोप्या शब्दांत नास्यकलेची इतकी मार्मिक व्याख्या क्वचितच कुणी केली असेल. नाटक 
हे संज्ञापनाचं जिवंत माध्यम आहे, असं नेहमी म्हटलं जातं. त्या जिवंत संशापनासाठी 
अपरिहार्य असलेल्या तीन घटकांवरती पीटर ब्रुकनं अचूक बोट ठेवलं आहे. कोरा 
अवकाश (९119 5908 ), नट, आणि प्रेक्षक. 

चित्रपट हे नाटकासारखं जिवंत संज्ञापनाचं माध्यम नाही. चित्रपटाचं संज्ञापन हे 
रोजच्या व्यवहारातल्या हकश्राब्य संवेदनांपासून मुद्दामम्व अलग केलेल्या प्रेक्षागरह्ात, 
पांढऱ्या पडद्यावर यंत्राद्वारे प्रक्षेपित, विशिष्ट क्रमाने उमटणाऱ्या आणि एकामागोमाग 
एक अश्या सतत बदलणाऱ्या हृकश्राव्य प्रतिमांद्वारे होतं. या प्रतिमा द्विमितिबद्ध असतात; 
पण आभास निर्माण करतात, तो त्रिमितिबद्ध जगा'चा- हे आपण यापूर्वी ( लेखांक १ 
मध्ये) पाहिलेलं आहे. आता नारऱ्यसंज्ञाम आणि वचिवत्रपटसंज्ञापन यांची एकमेकांची 
तुलना केली असता काय आढळून येतं, ते पाहू या. 

(१) नाटकातला अवकाश हा जड किंवा अचल असतो. तसंच त्याला क्षेत्रफळाच्या 
मर्यादा असतात. 

चित्रपटातल्या अवकाशाची स्चना नाटकापेक्षा खूप वेगळी असते...लेखांक २ 
(' चित्रपट ही भाषा आहे काय ! ? भाषा आणि जीवन ६!३ पावसाळा १९८८ ) मधे 
उदाहरणादाखल एक प्रसंग पाहिला. तो प्रसंग असा होता : एक माणूस त्याच्या कार्या- 
लयात टेवलाशी बसून लिहिण्याचं काम करतो आहे. तेवढ्यात अचानक त्याच्या 
जवळच्या खिडकीची काच फोडून एक दगड त्याच्य़ा टेबलावर येऊन पडतो. त्यासरशी 
तो दचकून लिहायचा थांबतो आणि त्याची नजर पटकन खिडकीकडे जाते. या प्रसंगाची 
रचना दूरह्द्य आणि समीपहृ्याद्वारा तीन शॉट्स्‌मध्ये कशी करता येईल, ते आपण 
पाहिलं होतं. पहिला शोट्- दूंररर्य. यात खोलीच्या दुसऱ्या टोकापासून ते त्याच्या 
टेअलापर्यंतचा विस्तृत माग आपल्याला दिसला, दुसरा शॉट. टेबलाचं आणि टेबलाच्या 
मागे बसलेल्या त्याचं समीपदृश्य. तिसरा शॉटू- फुटलेल्या तावदानाचं समीपदृ्य. यावरून 
एक गोष्ट लक्षात येईल, की चित्रपटातल्या अवकाशाची सचना म्हणजे क्षणोक्षणी बदल- 
णाऱ्या प्रतिमांचा अव्याहत ओघ असतो. या प्रतिमा ज्या चोकटीत बद्ध असतात, त्या 
"चौकटी अनेकदा सरकत्या चौकटी असतात. या सरकत्या 'चौकटींसुळे आणि संकलना- 
मुळे चित्रपटातला अवकाश हा क्षणभंगी (1151211. ) आणि सचेत असतो. 

(२) नट ज्या ज्ञागेत हालचाली करतात, त्या जारोच्या समोर किंवा भवताली प्रेक्षक 


१० भाषा आणि ज्ञीवन ६ ! ४ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


उभे किंवा बसलेले असतात. या दोन प्रदेशांमध्ये जणू एक अदृश्य कुंपण असतं, 
विरोषतः प्रोसीनियम थिएटरमध्ये तर मंचाची उची, फुटलाईट्स, नटांच्यावर प्रकाश- 
झोत, तर प्रेक्षक अंधारात जसलेले ह्या गोष्टींमुळे या कुंपणाला बळकटी दिली जाते, तर 
बर्टोल्ट ब्रेश्‍टपासून ते आजकालच्या पथनाऱ्याच्या चळवळींपर्यंत अनेकांनी या कुंपणावर 
सतत आयात केलेले.आहेत. ( प्रोसी नियम थिएटरला अलीकडे काही जणांनी कमानी 
रंगभूमी असा शब्दप्रयोग केलेला आहे.) 

नाटकासारखं अहइय कुंपण चित्रपटात असत नाही. चित्रपट पाहताना नजरेसमोर 
असतात, त्या माणसांच्या, वस्तूंच्या हुबेहूब प्रतिमा आणि चित्रपट पाहणाऱ्या ब्यक्‍ती 
आणि पडदा यांच्यामध्ये असते, ती स्वतःला पुसून टाकणारी काळोखी पोकळी. 

(३) मूळचा कोरा अवकाश हा माणतांच्या अस्तित्वाने चेतन्यमय होतो. नटांच्या 
नाट्यव्यवहाराशी असंबंधित असा अवकाश नाटकात असूच शकत नाही. डोळ्यांना 
कितीही सुखावह वाटला तरी नाटकातला एखादा सेट त्यात बाबरणाऱ्या माणसांशिवाय 
निर्थक होतो. समजा नाटकाच्या आरंभी पडदा उघडला आणि रंगमंचावर एक सुंदर 
सेट नं॑जरेला पडला (अगदी ' पडद्याला टाळो * घेणारा) . पण प्रेक्षकांनी टाळी दिल्या- 
नंतर पुढची ३-४ मिनिटं त्या रिकाम्या रंगमंचावर जर कुणीच प्रवेश केला नाही तर 
कसं वाटेल, याची कल्पना करा. म्हणजेचच नाटकात निर्जीव वस्तूंपासून किंवा नुसत्या'च 
नेपथ्यामधून नाट्यअभिव्यक्‍्ती होत नाही. 

कोऱ्या अवकाशाला, निर्जीव वस्तूंना चित्रपटात माणसांइतकंच महत्त्व आहे. समजा, 
एखाद्या चित्रपटाच्या अगदी सुझ्वातीला असं हृश्य आहे, की कॅमेरा एका उडणाऱ्या 
विमानातून खाली पाहतो आहे. या प्रकारे उडणाऱ्या बिमानातून खालच्या विस्तीण 
भुभागाचं दर्शन तो आपल्याला सलग चार-पाच मिनिटं घडवतो आहे. एवढ्या वेळात 
आपल्याला कुठही एखादा माणूस दिसत नाही. तरीही ही दृश्यं आपण पडद्यावर पाहू 
शकतो, त्याने प्रभावित होऊ शकतो. किंवा दाटून आलेले ढग, 'वमकणाऱ्या विजा, 
मेघगजना, पावसाच्या सरो, पाण्यानं वाहणारे रस्ते, ठिबकणारी झाडाची पानं यांसारख्या 
प्रतिमांनी पावसाचं किंवा पावसाळ्याचं आगमन सूचित करता येतं. 

(४ ) नाटकात प्रेक्षकांच्या समक्ष लांबी, रुंदी, खोली असलेल्या जागेत हाडामांसाची 
माणसं बोलतात, इतर हालचाली करतात. त्यांना प्रेक्षकांचा प्रतिसाद हवा असतो. ह्या 
साद-प्रतिसादाच्या नात्यामुळे, नाटक पहाताना प्रेक््तकाला आपण एका सावजनिक 
ठिकाणी असल्याची जाणीव सतत राहते. नाटक पाहताना, आपल्या आसपासच्या इतर 
माणसांच्या प्रतिक्रियाही आपल्याला जाणवत असतात. अनेक वेळेला प्रेक्षक म्हणून 
नाटक पाहताना आपल्याला जी एक मानसिक सुरक्षितता असते, तिला नट धक्का लावू 
शकतात. उदा०, नटांनी थेट प्रेक्षकांशी बोलणं, त्यांना प्रश्न विचारणं, मध्ये'च प्रेक्षागृहात 
एखादा प्रकाशझोत टाकणं या गोष्टी आपल्या परिचया'चा होत आहेत. ' घाशीराम 


चित्रपट भाणि नाठ्यकला / ११ 


अनुक्रमणिका 


कोतवाल ? मधले ब्राह्मण रंगमंचावर प्रथम प्रवेश करतात, तो विंगेतून नव्हे, तर थेट 
प्रेक्षागृहातून आणि तेहो गात गात. 

चित्रपट पाहताना प्रेक्षकांसमोर असतात, त्या पडद्यावरच्या वास्तवाभासी प्रतिमा. त्या 
प्रतिमा आणि प्रेक्षक यांच्यामधली काळोखी पोकळी, प्रेक्षकांभवती एक सुरक्षिततेचं 
आवरण तयार करते. त्या प्रतिमांचा आणि प्रेक्षकाच्या अंतमना'चा सांधा जुळतो आणि 
प्रेक्षक मग एका वेगळ्याच जगात स्थलांतरित होतो. अश्या रीतीने समुदायात बसून 
चित्रपट पाहतानाही प्रेक्षकांसाठी तो एक अत्यंत वैयक्तिक अनुभव टरू शकतो. प्रतिमां- 
द्वारे होणारं संज्ञान आणि जितंत संज्ञापन या दोन्हींत हा एक मोठा फरक आहे. 

(५) नाऱ्यसंज्ञापन हे मूलतः नटांद्वारा होतं, त्यांच्या अमिनयातून होतं. वेषभूषा; 
रंगभूषा, नेपथ्य, प्रकाशयोजना, इ. नाऱ्य-अमिव्यक्तीची दुय्यम साधनं आहेत. 

नटांचा अभिनय हा चित्रपटाच्या आदायाच्या केंद्रस्थानी नसतो. चित्रपटात पाहायला 
मिळणारा अभिनय हा नेहमी संकलित करून सादर केलेला असतो. शिवाय डॉक्युमेंटरी- 
सारखे चित्रपट तर नटांचा वापर न करता'च बनवले जातात. 

(६) नाटक हे चित्रपटाप्रमाणे मुद्रण-माध्यम ( 1९०ळाकााष्ट पाथतापय ) नसल्याने 
मंचाबाहेरच्या जगातल्या घटना त्यात हइयरूपाने आणता येत नाहीत. नयनरग्य सूर्यास्त 
किंवा दहा हजार माणसांची विशाल सभा नाटकात दाखवता येत नाही. मग ही नाय्य- 
संज्ञापनाची मर्यादा समजायची काय ? आणि तसं जर असेल, तर या मर्यादेवर नाट्य- 
कलेकडे तोडगा आहे काय १...माझ्या मते आहे. कसं, ते पाहा. श्री. विल्यम शेक्सपीअर 
हे ग्रहस्थ ' ज्यूलियस सीझर? हे नाटक लिहीत असताना, सीझरच्या मृत्यूनंतरचं 
छशोकमय वातावरण आणि जमलेला समुदाय त्यांना नाटकात उभा कराय'चा होता. तेव्हा 
त्यांनी मार्क अँटनीच्या वक्‍तृत्वकोशल्याचा उपयोग करून घेतला, कारण “]र्‍याहा तड, 
]१०11815, (१00111971161 ? अशी सुरुवात होणारं त्याचं भाषण हे रोमन लोकांना 
नव्हे, तर नाटक बघगाऱ्या तुम्हां-आम्हांला उद्देशून केलं जातं, घूटस, कसियस याची 
चीड तुम्हां-आम्हांला येते. रंगमंदिरात बसलेले आपण रोममधल्या शोकतप्त वाता- 
वरणात सहभागी होतो आणि अशा रीतीने स्थळकाळाच्या मर्यादा ओलांडल्या जातात. 
नास्यसंज्ञापन दे वास्तवाभाती पद्धतीला जखडलेळलं न राहता कल्पकतेची वाट शोधतं 
आणि मग झॉ. पॉल सात्रचं, “ नाटक म्हणजे काल्पनिक घटनांद्वारा एका व्यक्तीचं 
अनेक व्यक्‍तींना सादर होणे ? हे विधान समजायला काही अड'वण येत नाही. 

चित्रपट हे मृद्रण-माध्यम असल्याने कॅमेरा जे जे काही प्रकाशचित्रित करू शकतो, 
ते ते सर्व पडद्यावर आणता येतं. मग त्यामध्ये वाळूमध्ये सरपटणाऱ्या गोगलगाईचचं 
समीपद्श्य असेल किंवा डी. डब्ल्यू ग्रिफिथच्या ' इंटोलरन्स ? (१९१५) या प्रख्यात 
चित्रपटातल्या १ किमी.हून मोठा असलेल्या बंबिलॉन सेटचं दूरदृद्य असेल, किंवा माक 
अटनीचं भाषण त्याच्या समोरच्या मोठ्या जनसमुदायासकट पडद्यावर दाखवता येईल. 


१२ / भाषा भाणि जीवन ६ : ४ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


(७) नाटक प्रेक्षकाला काल्यनिक आणि कल्पक (पव्टांघळ्ा9 90तं 10180819९0) 
पातळीवर रंगवू शकतं, याचं कारण म्हणजे नाटकाला येताना प्रेक्षक या काल्पनिक 
जगात जाण्याची मनाची तयारी करून आलेला असतो- वर आणखी पेसे देऊन. एप्रिल 
महिन्यात स्वतःच्या अंगातून घामाच्या धारा वाहत असतानाही, रंगमंचावस्चा मागूस 
जेव्हा ' थेडीनं माझी दातखीळ बसली आहे? असं म्हणत कुडकुडण्याचा अभिनय 
करतो, तेव्हा त्यात प्रेक्षकाच्या दृष्टीनं काही वावगं नसतं, कारण ते ' नाटक? असतं. 
नाटकाला येताना प्रेक्षक आपली चिकित्सक अश्रद्धा स्वखुशीने प्रेक्षाग्रह्माच्या बाहेर ठेवून 
आलेला असतो (अगदी पुणेरी माणूसदेस्रील) . 

भवतालचं जग हुबेहूब स्वरूपात पडद्यावर पाहायला मिळणं या अनुभवावर वाढलेल्या 
प्रेक्षकांकडून चित्रपटात घडणाऱ्या घटनांच्या बाबतीत अशा श्रद्धे “ची अपेक्षा करणं*च 
अनाठायी ठरेल. कारण वास्तवाभासीपणाची आणि चित्रपटाची'च जन्माची'्च गाठ बसलेली 
आहे. 

(८) नाटकाच्या प्रत्येक प्रयोगाकडे त्या त्या त्या वेळची निर्मितवस्तू ( 10007०0) 
म्हणून पाहिलं, तर आढळतं, की या निर्मितीची गुणवत्ता प्रत्येक प्रयोगागणिक वेगळी 
असते. काल जर पहिला अंक 'चांगळा रंगला असेल, तर आज दुसरा अधिक 'चांगला 
बाटतो. कालचा प्रयोग जर दोन तास वीस मिनिटांमध्ये संपला असेल तर आजचा दोन 
तास दहा मिनिटांमधेच संपू शकतो. 

चित्रपट ही यंत्रांच्या द्वारा निर्माण झालेली निर्मितवस्तू आहे. या निर्मितीची गुणवत्ता 
जोपयेत चित्रपटाची प्रत (01111) खराब होणार नाही किंवा प्रक्षेपणयंत्र ( 101८001) 
बिघडणार नाही, तोपर्यत प्रत्येक खेळाला सारखीच राहणार, त्यात उतार 'चढाव होणार 
नहीत. तसंच खेळाची काळमर्यादा रोज तेवढीच राहील. 


४३३/१८, सारस्वत वसाहत, सोमवार पेठ, पुणे ४११ ००१ 


जपून ! पायऱ्या आहेत 
उत्तम गद्य लिहायचं, तर तीन पायऱ्यांनी कामगत करावी लागते ! 
संगीताप्रमाणे चीज बांधावी लागते, वास्तुशिल्पाप्रमाणे इमला उभाराबा लागतो, आणि 
विणकराप्रमाणे त्याचचा पोत सांभाळावा लागतो. 
वॉल्टर बेजामिन (जर्मन समीक्षक), वन-चे स्ट्रीट 
प्रेषक : अरुण खोपकर, सुंब्ट 


चित्रपट भाणि नाट्यकला / १३ 


अनुक्रमणिका 


क 


ज्याची त्याची प्रचीती 
वसती वनकृहरी 
विद्युछेखा अकळूजकर 


कॅनडाच्या पश्चिम टोकाला असलेल्या व्हँकूव्हर शह्दरात राहणारे अनेक भारतीय 
पंजाबी शीख आहेत. दोन-तीन पिढ्यांमागे येथे येऊन स्थायिक झालेले. यांतील बहुसंख्य 
लोक शोतांवर, मळ्यांवर, किंवा लाकूड कारखान्यात काम करणारे मजूर आहेत. त्यांचं 
इंग्लिशचं ज्ञान कामचलाऊ असतं. आणि त्यांच्या घरांतल्या आयाआज्यांना तर खेडवळ 
पंजाबीपटीकडे भाषा येत नाही. 'चारपाच गुरुदारं, टी.व्ही.वर'चा हिंदी, पंजाबी सिनेमा 
दाखवणारा एक चॅनल, डझनभर पंजञाब्यांची एकाच भागातली हरपकास्ची दुकानं, 
भरपूर नातेवाईक, आणि अगणित गावाकडची माणसं यांच्यांतच काळ सुखानं जात 
असल्यामुळे इंग्लिश आत्मसात करायची त्यांना काहीसुद्धा गरज वाटत नाही. कॅनडात 
जन्मून कॅनडातच वाढणाऱ्या ज्या ज्या मुलांच्या घरी अशा एकभाषी आया, आज्या 
असतात, ती मुळं बाहेर लोकांशी इंग्लिश आणि घरातल्यांशी व्यवस्थित पंजाबी बोलताना 
आढळतात. याउलट तिथे स्थायिक झालेले जे सुशिक्षित मराठी लोक बाहेर बऱ्यापैकी 
इंग्लिश बोलतात, ड्यांच्या बायकाही इंग्लिशमधून उत्तम व्यवहार करू शकतात, त्यांची 
मुलं मात्र जेमतेम शाळेत जाऊ लागेपयेत घरी मराठी बोलत असली, तरी शाळेत जाऊ 
लागतार्‍च घरीही इंग्लिशमधून'च बोळू लागतात, आणि हळूहळू मराठी ' विसरतात :, 
ती बोळता न येण्यातच भूषण मानू लागतात, असं दिसतं. ही प्रक्रिया नेसर्गिक असेल 
कदाचित्‌, पण अपरिहार्य नक्कीच नाही. कारण फ्रेंचमाषी, जमनभाषी कनेडियनांची 
मुलंही इंग्लिश माध्यमातून शाळेत जाऊ लागताच आपापल्या मायभाषा ' विसरू ? 
पाहतात, पण आईबाप खंबीर असले, तर घरातली भाषा घरांत 'चाळू राहते, असं 
दिसतं. चिनी आणि जपानी लोक एकीकडे इंग्लिश आत्मसात्‌ करतांना आपल्या मुलांना 
सप्ताहान्ती तरी दुसऱ्या शाळांत पाठवून आपली जुनी भाषा टिकवू बघतात. ज्यू लोक 
वेगळ्या शाळांमधून मुलांना हित्रू शिकवत असतानाच एका बाजूनं क्रेंच माध्यमाच्या 
शाळांतही घाडून इंग्लिश आणि फ्रेंच या दोन्ही भाबा मुलांना येत राहतील आणि 
स्वतःच्या संस्कृतीची भाषाही विसरणार नाही, अश्ली तरतूद करतात, हेही दिसतं. तेच 
मराठीच्या बाबतीतही घडायला काय हरकत आहे ? 


कॅनडात वीस वर्षे राहूनही घरात मराठी टिकवण्यासाठी तुम्ही मुलांसाठी वेळ किती 
दिला हा एक प्रश्न मला नेहमी विचारला जातो. ' जेवढा मिळाला तेवढा हे त्याचं 


१४ | भाषा आणि जीवन ६: ४ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


खरं उत्तर. मुलांशी तऱददेतऱहेचे खेळ खेळणे, त्यांना पुस्तकं वाचून दाखवणं, गाणी 
शिकवणं, कोडी घालणं, गोष्टी सांगणं, भेंड्या लावणं हे उद्योग जमेल त्या वेळी केले. 
मुलांना स्वतः पुस्तक वाचता येऊ लागल्यानंतरही त्यांना जवळ घेऊन थोडी अधिक 
अवघड पुस्तकं वाचून दाखवणं हेही अनेकदा केळं. मुलं बारा आणि चोदा वर्षांची 
आता आहेत, पण अजूतही आम्ही मधूनमधून त्यांना नवीन काही वा'चून दाखवतो. 
याचा एक फायदा म्हणजे मुलांची स्वतःची वाचनाची आवड वाढत राहते, आणि स्वतंत्र 
होताहोताही आईवडिलांबरोबर जवळीक अतूट राहते. शिवाय आपल्याला जे भराभर 
वाचता येत नाही, ते पालकांकडून ऐकून ऐकून त्या त्या अभिजात साहित्याशी लहान- 
पणापासून ओळ होत राहते. सर्वसाधारणपणे मुलाला स्वतःला वाचता येऊ लागलं, 
की आईबाप त्याला वाचून दाखवायचे थांबतात. ' वाचतो की त्याचा तो, आम्हांला 
नाही वाचायला लागत त्याच्याबरोबर आता ? असा सूर असतो. पण मुलं साक्षर 
झाल्यावरही जर आईबाप त्यांना मधूनमधून अधिक वरचं वाढ्यय वाचून दाखवत राहिले, 
तर ववांगळंच. यात मुद्दाम म्हगून आम्ही काही केलं, असंही नाही. माझ्या वाःचनात 
काही 'चांगळं आलं, की मी नवऱ्याला वाचून दाखवत असे, तोही मला तसंच काही 
वाचून दाखवी, त्या'च प्रक्रियेचा, ' जे जे आपणांसी ठावे, ते ते दुसर्‍या सांगावे? या 
नैसर्गिक ऊर्पीचाच मुलांना वेळोवेळी आपल्या आवडीचं वाचून दाखवणे हा आणखी 
एक आविष्कार होता. 


मुक्तकला म्हणजे माझ्या मुलाला नाटकं, गोष्टी यांत भरपूर रस आहे. लहानपणी 
वडिलांनी संस्कृत नाटकं अर्थ सांगून वाचून दाखवल्यामुळे मृच्छकटिकातला विदूषक, 
शकार, सुदाराक्षसातला योगंधरायण हे लोक फारच आवडत. लेॅंम्बने लिहिलेल्या 
शेक्‍्सपीअरच्या गोष्टी बा'चून त्याला त्या नाटकांच्या कथानकांचीही गोडी लागली 
होती. त्याला महाभारतातील गोष्टींची हळूहळू माहिती झाली, तेव्हा मी त्याला 
व्हैकूव्हरमधेच माझ्या संग्रही असलेल्या सोभद्ग नाटकातले काही गमतीचे प्रवेश वाचून 
दाखविले, त्यांतल्या मळा आवडणाऱ्या साकी, दिंडी वगेरे सोप्या वृत्तांतल्या कविता 
म्हणून दाखवल्या. पुढे एकदा मुक्तकनं आग्रह धरल्यामुळे सबंधच सोभद्ग वाचून, अर्थ 
समजावून सांगितला. सोभद्र नाटक हे अमिजात वाढ्यय असल्यामुळे माझ्या दहा 
वर्षांच्या मुलाला त्यांतला कृष्णाचा मिस्किल विनोद, बलरामाचा भोळा स्वभाव, मोठ्या 
भावाची धाकट्या भावानं केलेली थट्टा हे सगळे फारच आवडलं. कृष्ण बलरामांचा 
साधुवेषातल्या अजञुनाबद्दलचा प्रवेश ऐकताना तो मनापासून खिदळत असे. दोन 
वर्षांनी पुण्याला आल्यावर गेधर्व-जन्मशताब्दीनिमित झालेल्या नार्यप्रयोगांतील शिलेदार 
मंडळीच्या सौभद्राला मी आवजून मुकक्‍तकला नेलं. तो कान टवकारून बसला होता, 
त्याचा आवडता प्रवेश सुरू झाला, पण थोड्याच वेळात कावराबावरा होऊन तो मला 


वसत्ती वनकुहरी / १५ 


अनुक्रमणिका 


म्हणाला, “ आई, बलराम एक गाणं म्हणायला विसरला. ' घाली सारे मीठ तुपांतचि 
दुग्धी लिंबू पिळिले ! म्हटलंःच नाही त्यानं. * तेव्हा मला त्याला हळू आवाजात सांगावं 
लागलं, की “ बाबा रे, या मंडळीचा बलराम गद्य नट आहे, त्यामुळे त्यानं ते गाणं 
सुरावर म्हणण्याऐवजी गद्यात त्याचा भावार्थ तेवढा सांगितला | ? कॅनडात माझ्याकडून 
पुन्हा पुन्हा म्हणून घेतलेलं त्याचं अतिशय आवडतं गाणं त्याला प्रत्यक्ष पुण्यातही 
सौमद्रातल्या बलरामाकडून ऐकायला न मिळाल्यामुळे त्याच्या दृष्टीनं सोभद्र नाटक 
: आशानिराज्या ? झालं होतं. घरी आल्यावर पुन्हा ते माझ्याकडून म्हणवून घेऊन त्यानं 
नाटकातली कसर भरून काढली. 

माझी म्हणजे सध्या चाळिश्ीत असणारी पिढी बहुभाषिकत्वाचा वारसा घेऊन'च 
भारतात वाढली. मायबोली म्हणून कोकणी, प्रादेशिक भाषा म्हृणून आणि शिक्षणाचं 
माध्यम म्हणून मराठी, देशभाषा म्हणून मावळती इंग्रजी आणि उगवती हिंदी, आणि 
आकरभाषा म्हणून संस्कृत एवढ्या माषा मी शाळा शिकता शिकता शिकले. पुढं 
भाषांची आवड म्हणून फ्रेंच शिकले, जर्मनीत दोन व्घे नवऱ्याच्या संशोधनासाठी राहावं 
लागलं, तेव्हा कामापुरतं जमन शिकले. वडिलांच्या शायरीच्या छंदामुळे उदूची थोडीफार 
तोंडओळख होती, त्यांच्या पारशी, गुजराती मित्रांशी चालणाऱ्या मनमुराद गप्पा ऐकून 
गुजरातीची भीड चेपली होती, रवीन्द्रनाथ, शरच्चन्द्र, आणि नंतर सत्यजित राय यांनी 
भारावून गेल्यामुळे मेत्रिगींची बंगाळी ऐकण्याचा आणि त्यांच्याशी मोडक्यातोडक्या 
बंगालीत बोलण्याचा आग्रह मी धरीत असे, पाली आणि अधमागघी या भाषा अभ्या- 
साच्या निमित्तानं शिकल्या गेल्या. जरी ह्वा पुढचा पसारा मी भाषांची आवड म्हणून 
वाढवला असला, तरी मुळात पुण्यातल्या 'चांगल्या शाळेत शिकून बाहेर पडणाऱ्या सर्व- 
साधारण मुलाला सुद्धा तीन-चार भाषांची बऱ्यापेकी तोंडओळख झालेली असे, असं 
म्हणायला हरकत नाही. पुण्यातली घरी बंगाली, तमिळ, कानडी बोलणारी मुलंदेसखील 
कमीतकमी मराठी, हिंदी, संस्कृत, इंग्रजी एवढ्या भाषा शिकत, लहान वयात सहज 
झालेला हा अनेक भाषांशी परिवय केवढा मोलाचा असतो, हे मला कॅनडात आल्यावर 
अधिक प्रकर्षास्र॑ जाणवळं. इथले सर्वसामान्य बहुतांशी कनेडियन फक्त इंग्लिश भाषेतच 
सर्व व्यवहार करू शकणारे आणि म्हणून र॒क प्रकारचा सांस्कृतिक कोतेपणा, कफलछक- 
पणा पांघरून बसणारे आहेत. क्रेंच शिकली, तर आमची मुलं इंग्लिश बिसरतील, या 
अनाठायी भीतीपायी असले एकभाषी लोक फ्रेंच माध्यमातून थोड्या शाळा 'चालवायला- 
देखील विरोध करतात. लह!नपणीच अनेक भाषांशी, त्या बोलणाऱ्या लोकांशी परिचय 
झाला असता, तर त्याच्या विचारांवर्ची ही झापडे कदाचित दूर झाली अतती. भाषिक 
दृष्टीनं मारतातला बसकंडक्टर किंवा हमाळदेखील अधिक संपन्न आहे. लिहिताबा'चता 
न येगारे शोतकरीसुद्धा दोन दोन भाषा सहज बोलतात आणि आपल्या सहानुभूतीच्या 
कक्षा वाढवतात. 


१६ / भाषा आणि जीवन ६ : ४ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


आमच्याबरोबरची आणि नंतरची कॅनडामधील विद्यार्थ्यांची पिढी ही पाटांतरमुक्त 
शाळांमधून वाढलेली आहे, सध्या तर पाठांतराच्या एकूण अभावाबरोबरच कॅलक्युलेटर्स- 
सारख्या काही बाबतीत अनावश्यक साधनांचा जिकडेतिकडे सुळसुळाट झाला आहे. 
त्यामुळं डोक वापरणं हा प्रकार बराच कमी झाला आहे. बागेत उभा राहणाऱ्या आपल्या- 
कडच्या पाणी पुरीच्या गाडीवाल्याला एकाच वेळी पाच-सात गिऱ्हाइकांना भराभरा एकेका 
घशीत चारचार पाणीपुऱ्या भरून देताना, आणि ओल्याकोरड्या हातानं त्यांचे पैसे घेऊन 
गल्ल्यात टाकून व्यवस्थित मोड ज्याची त्याला देताना आपण नेहमी पाहतो. पण 
सध्याच्या पिढीतल्या कनेडियनांना हे पाहून मोठं अप्र्प वाटेल. अष्टावधानी, दश्याव- 
घानी, शतावधानी जेन साधूंची वर्णनं ऐकून आपल्याला जो विस्मय वाटतो, तोच या 
अशिक्षित गाडीवाल्यांना बघून आमच्या बरोबरच्या कनेडियनांना वाटेल, कारण हो 
आकडेमोड त्यानं कुठल्या कॅलक्युलेटरवर केली, ते त्यांना दिसत नाही. 


आमच्या विभागाच्या अथ्रपॉलॉजी म्यूझियमच्या पुढ्यात एक आईसपरूट विकणारा 
गाडीवाला आहे. त्याने मला एकदा प्रत्येकी पंचवीस सेंटांचे चार आइसफरूट विकून 
झाल्यावर, मी आधीच हातात काढून धरलेला एक डॉलर घेण्यापूर्वी खिशातून केलक्यु- 
लेटर काढून त्याच्यावर, चिमणी दाणे टिपते, तसे बोटांनी आकडे टिपून अख्खा 
गुणाकार करून उत्तर काढलं, आणि मग ते वाचून विजयी मुद्रेनं मळा ' वन डॉलर? 
म्हृणून ऐकवळं होतं. त्याला इकडे आणून संभाजी उद्यानांतील मेळपाणीपुरीवाल्यांच्या 
जमातीत शागिद म्हणून ठेवावं, असा मोह मला झाला दोता. 


शाळेत आमचे इंग्लिश आणि हिंदीचे शिक्षक एकच होते. त्यामुळे कबीकधी दोन 
भाषांच्या मधे गंमतीदार पूल बांधले जात. एक दिवस त्यांनी 8859355118101 शब्दाचं 
स्पेलिंग लक्षात ठेवण्यासाठी आम्हांला एक मंत्र सांगितला. ते म्हणाले, 

“ गघेके ऊपर गधा, उसके ऊपर इम, ओर हमारे ऊपर हमारा वतन!” 


[ आकर म्हणजे खाण. भारताबाहेर राहणाऱ्या मराठी भाषक पालकाचे हे अनुभव 
ऐकून भारतातच पण महाराष्ट्राबाहेर राहणाऱ्या मराठीभाषक पालकाचे काय अनुभव 
असतील, याची जिज्ञासा उत्पन्न झाली. ती कुणी भागवणार का !--संपादक] 


वसत्ती वनकुहरी / १७ 


अनुक्रमणिका 


श्री. म. माटे यांची वाड्मयीन शेली 
विजया देव 


: खळ्यावर धान्य मळून पडले, म्हणजे जसे लहान-मोठे, तरणे-म्हातारे, सर्व तऱ्हेचे 
पक्षी त्या खळ्यावर येऊन उतरतात, त्याप्रमाणे या ललित वाड्याच्या क्षेत्रात लहान-मोठे 
सर्व तऱ्हेचे स्त्री-पुरुष लेखक येऊन दाखल होत आहेत. 

(। ललित वाढ्यय लेखकाला अभ्यासाची आवश्यकता आहे. ? ए. ७१; समावेश : 
श्री. म. माटे, विचारमंथन ) 

१९४५८ ते १९६० या काळात कथालेखनात विविध प्रयोग करणारे, अनुभूतीच्या 
नवीन क्षितिजांचे दर्शन घडविणारे अनेक लेखक पुढे आले. त्यापकी श्री. म. माटे हे 
एक होत. झंकारमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या कथांनी माटे कथाकार म्हणून मराठी वाचकांपुढे 
आले, त्यांनी एक वेगळे, आतापर्यंत मराठी वाचकाला अपरिचित असणारे सामाजिक 
वास्तव कथेत आणले. 

जुन्या कथे'चा भर कथनकोशल्य, नीतिसंस्कार, सोंदर्य यांच्यावर होता. हा टरून 
गेलेला फॉर्म, रूढ असलेले कथातंत्र माट्यांना अपुरे, असमरपैक वाटू लागले. आपल्या 
अस्पृ्योद्धाराच्या सामाजिक कार्यात त्यांनी आर्थिक विपन्नता, सामाजिक दबलेपण, 
त्यातून येणारे अनुभबांचे दारिद्य जवळून पाहिले होते. व्यापक व सूक्ष्म सामाजिक 
निरीक्षणातून मानवी व्यक्तिमत्त्वाची व जीवनव्यवहाराची अचूक जाण त्यांना आली 
होती. म्हणून तथाकथित तंत्रवादाचे ओझे न बाळगता माट्यांनी आपल्या अनुभूति- 
विश्वाळा अटळपणे शब्दरूप देण्याचा प्रयत्न केला. यातून त्यांची एक वैशिष्टयपूण कथन- 
शेली, जाणीवरहित कथनपद्धती आकाराला आली. म्हणूनच व्यंकटेश माडगूळकर 
खालील शाब्दांत त्यांच्याबद्दलचे क्रण मान्य करतात : 

: माटे दे आमचे मूळपुरुष. गोगोळच्या ओव्हरकोटातून आम्ही सर्व लेखक बाहेर 
आलो, असे एका रशियन लेखकाने कृतशतेने म्हटले आहे. मीही तसेच म्हणतो. 
आम्ही सर्व पुढचे लेखक माठ्यांच्या ' बन्सीधर ! कथेतील कातकऱ्यांच्या तळावरून पुढे 
आलो आहोत. ? 

माटर्यांच्या लेखनाळा सामाजिक अधिष्ठान आहे. अस्पृद्यता-निवारणाचे प्रत्यक्ष कार्य 
आणि समाजोद्भोधन या जाणिवांपोटीच त्यांनी लेखणीचा वापर केला. त्यातून कथा- 
वाडय्मयाप्रमाणेच त्यांचे निवंघवाडययही निर्माण झाले. प्रस्तुत शेलीविचारात कथांप्रमाणेच 
नितंघांचाही समावेश केला आहे, कारण निबंधवाडय़याने भाषेच्या घडणीत मोलाची 
भर घातली आहे. आगस्कर-टिळकांच्या परंपरेत १९२० सालाच्या पुढे महाराष्ट्रातील 
ज्या विचारबंतांनी निबंधलेखन केले. त्यांपैकी माटे हे एक आहेत. ललितनिर्मितीच्या 


१८ / भाषा भाणि जीवन ६ : ४ । दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


खुणा त्यांच्या निबरंघांत दिसतात. कथनशेळीतील अनेक वैदिष्ट्यांचा आढळ त्यांच्या 
निवंधांतही होतो. म्हणुन शेलीविचारात उदाहरणादाखल कथांप्रमाणेच निबंधही विचारात 
वेतले आहेत. 

साहित्यात लेखक भाषेचा वेगळा वापर करीत असतो. लेखकाची अनुभव घेण्या'वी 
पद्धती, त्याला जाणवलेला ज्ञीवनाथ यांनुसार त्याची भाषा आकार घेते. यादृष्टीने 
मार्यांची लेखनशेली मराठी वाड्ययाचा चिरंतन ठेवा आहे. गरिञांविषयी, दलितांविषयी 
कणव, त्यागाचा आदर, माणसाच्या चांगुलपणावरचचा विश्वास, प्रपंचाबद्दलचा लोम अशा 
अनेक प्रवृत्तींच्या स्फुरणातून त्यांच्या साहित्याची निर्मिती होत गेली आहे. वास्तवाचे 
त्यांना घडलेले दर्शन आणि समाजाविषयीचे त्यांचे चिंतन कित्येकदा अलग काढून 
दाखविता येत नाही. आशयाशी एकरूप होऊन ते कलात्म रूप घेऊन येते. अशा भाषा- 
रूपांची अनेक उदाहरणे त्यांच्या कथा-निनेघांमधून आपल्याला दिसतात. त्याखेरीज 
प्रत्ययकारी प्रसंगनिर्मिती, पात्रांच्या मनोविकारांचे सूकम चित्रण, शब्दांचा असांकेतिक 
वापर, नेमकी विशेषणे, विरोषनामे, क्रियापदे वापरणे, नावीन्यपूर्ण ब कल्पक प्रतिमा अशी 
अनेक शेलीवेशिष्टये सांगता येतात. हे सर्व विशेष उदाहरणांच्या साहाय्याने पाहू. 
(कंसात कथा|निबंध याचे शीषेक आणि पृष्ठांक दिला आहे.) 


१. दोन-तीन हजार माणुस जमलेले पण चिणचिण करीत सगळा बाजार मागेपुढे 
मागेपुढे रेलत होता. (' कृष्णाकाठचा रामवंशी? २१) 

या वाक्यात फक्त दोन द्विरुक्त क्रियाविरोषणांच्या वापरातून व ' रेलणे ? या क्रियापदा- 
तून बाजाराचे दृश्य प्रतिबिंबित होते. देन्य आणि विवंचना यांनी गांजून गेलेले लोक 
जीवनावश्यक वस्तू घेतल्या तर पाहिजेत, म्हणून पाऊल पुढे .टाकत होते, पण किंमत 
ऐकून पाय मागे घेत होते. उभारीने येणारा हया गिऱ्हाइकांचा नवा नवा लोंढा नव्हता. 
एवढा आशय आतून व्यक्त होतो. 

२. हां, दा, ऑ, कसा, काय यात शिपाई आणि अधिकारी गुंतले आहेत तो एवढा 
घिप्पाड गडी, ...उसात शिरला. (' कृष्णाकाठचा रामवंशी ? २४) 

उद्‌गारबाचक आणि प्रश्नार्थी सर्वनामे यांच्या समूहाचा क्रियाविशोषासारखा वापर हे 
या वाक्यातील नावीन्य आहे. आश्चर्य, अनपेक्षितता, 'वटकन नेमके काय झाले, हे न 
उमजणे अशा परिस्थितीतून निर्माण होणाऱ्या गोंधळाचे चित्र येथे नेमके उभे राहते. 

३. मोठा मनुष्य जन्माला येऊन उगवतीच्या बाजूला तांबडे फुटले आहे, की काय, 
हे त्यांनी पुन्ह! पुन्हा पाहिले पाहिजे. ( ' थोरल्या घरचा नवा घुरंघर*) 

आपदुग्रस्त समाज्ञाने आपल्या उत्कर्षाच्या संघीचा कानोसा घेत राहिले पाहिजे, असा 
याचा अर्थ, ' उगवतीच्या बाजूळा या शब्दसमूहयाला निव्वळ प्रा देशिकतेचे लेबल लावून 
मोकळे होता येत नाही. येथे ' पूर्वेला सूर्योदय झाला आहे, को काय? असे म्हणणे 


क्षी, म, माटे यांची वाछायीन शेली / १५ 


अनुक्रमणिका 


अप्रस्तुतच आहे. * पूर्वेला सूर्योदय ! आणि ' उगवतीच्या बाजूला तांबडे फुटणे? या दोन 
उपलढध पर्यायांपेकी केलेली दुसऱ्याची निवड ही निबंधकार माट्यांमधील ललित लेख्काने 
केलेली कलात्म निवड आहे. कारण येथे जीवन'चक्राचा उत्कष अभिप्रेत आहे. दिनचक्रा- 
तील पूर्व-पश्चिम अभिप्रेत नसून फक्त, तमोयुग संपून प्रकाशयुग सुरू होण्याची चिंता 
आहे. 

४. [ रामदासाने ] ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम यांच्या अभगांखाली 
नुसती सही केली असती, तरी चालले असते. ( पारमार्थिकांनी केलेला रामदासांचा 
पराभव, १६९) 

येथे एका वाकृंप्रचाराचा अनपेक्षित ठिकाणी व नावीन्यवूर्ण वापर सौंदर्य निर्माण 
करतो. रामदासांचा प्रयत्नवाद व प्रपंचनिष्ठा याचे वेगळेयण येथे दाखवून दिले आहे. 

५. तिच्या हळहळीची भावना झाली होती, भावनेची तपश्चर्या बनली होती. तपश्चयेंचे 
गंभीर पण दारुण तत्त्व बनले होते. ( शंभू रिखरींचा राजा, १३.) 

६. ...तो [घावा ] ऐकताच अमृताचे चित्त हेलावले, ते थरथरले; ते झेपावले, 
आपण चळलो होतो असे त्याला वाटू लागले आणि ते आपल्या मूळ प्रकृतीवर आले, 
ते पहिल्यासारखे मधुर झाले, नासलेले अमृत शुद्ध झाले. (' नासलेले अमृत शुद्ध 
झाले? ३९.) 

एखाद्या भावत्रृत्तींचा "चढता आलेख, त्यातील टप्प्यांसद्द शब्दबद्ध करण्याची ही 
निवेदनपद्धती आहे. 

७. पार्वतीच्या मनाचे आढेच मोडून पडले. (' शंभू शिखरींचा राजा. ? ८) 

८. बंगल्याच्या एका करंगळीला काहीतरी ठणका लागलेला असावा ! (' राम भरोसी 
पुन्हा धन्याच्या दारात ? २२) 

९. नानांच्या घरापासून भीमरावांच्या घरापर्यंत मानहानीचा गढूळ ओोहोळ पुढे 
कितीतरी दिवसपर्यंत वाहत राहिला. (' माझे दहन तुम्ही करा! ' ४८) 

माटे पाल्हाळ टाळून, सूचक प्रतीकात्मक शेळीने फार मोठा आशय सूचित करतात. 
पार्वतीचे निराधार, विकळ होणे * आढे मोडून पडणे ? या हृद्य प्रतिमेतून व्यक्त होते. 
वर वर पाहता क्षुळक प्रापंचिक काळजीने रामभरोसीला पोखरले होते, त्याची काळजी 
बोळून दाखविता येण्यासारखी, नजरेत भरण्यासारखी नव्हती, हा अथे ' करंगळीला 
लागलेला ठणका ? यातून सूचित होतो. 

वरील सर्वच उदाहरणांमधून, पात्रांच्या जीबनसरणी'चा प्रत्यय माटे भाषेतून देतात. 

१०. भयाचे सगळे अस्मान बदलले! (“' मी आले, म्हणून तू सुटलास |? ४९. ) 

या छोऱ्याशा बाकयाचचाच एक परिच्छेद अथेपूर्ण आहे. भीती'ची, धास्तीची सगळी 
कल्पित कारणपरंपरा अर्थशून्य ठरली आणि एक सावट निघून गेले, ही कलाटणी येथे 
अभिप्रेत आहे. 


२० / भाषा भाणि जीवन ६ : ४ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


तपशीलवार वणेने आणि व्यक्तिचित्रणे हे मार्यांचे वैशिष्टय आहे. उदाहरणांचा 
विस्तार टाळण्यासाठी एकच उदाहरण येथे घेतले आहे. 

११. सगळ्या वावरावर तिची नजर घारीसारखी फिरत राही. कोपराच्या खालपयेत 
चोळी, चोळीच्या अस्तनीच्या काठात तपकिरीची डबी, लुगड्याचा जोरकस काचा, प्रसंग 
पडल्यास पदराची चुंबळ, पायांत करकर करणाऱ्या चेपल्या, हातात कसलातरी फोक, 
अशी ही भीमाबाई सगळ्या वावरात तक्षकासारखी मिरीमिरी फिरत असे... (' त्याचे 
घन हरपले? ३) 

विस्तारपूर्वक सांगणे हा माट्यांच्या शेळीचा विरोष आहे. ' बन्सीघर "-च्या प्रारंभीचे 
कातकऱ्यांच्या तळाचे वर्णनही प्रसिद्ध आहे. पात्र किंवा प्रसंग ते तपशिलांनी बोलका 
करतात. पात्राच्या शारीरिक लकबी, बोलण्याची ढब, यांच्या वर्णनाने त्यांची पात्रनिर्मिती 
राउंडेड, सजीव, भरगच्च होते. तथाकथित तंत्रवादाचे ओझे न बाळगता त्यांनी आपल्या 
वैशिष्ट्यपूर्ण अनुभूतिविश्वाला शब्दरूप देण्या'्चा प्रयत्न केला. मानवी व्यक्तिमत्त्वाची व 
जीवनव्यवहाराची अचूक जाण, प्रतिपाद्य विषयाबद्दलचा उमाळा यांतून ही ठसठशीत; 
पूर्ण, रे्वीव, जिवंत चित्रे निर्माण झाली आहेत. असे असले, तरी कधी एखाददोन 
शब्दांनीच भाउस्थिती रेखाटण्याचे कोशल्य त्यांनी दाखविले आहे. उदा. 

१२. मायलेकरे दुःखाने न्यापत, पण आनंदाने तृप्त झाली, (' बन्सीबर! तू आता 
कुठे रे जाशील १? १०) 

शब्दाचा असांकेतिक वापर करून व्यक्तिचित्रगाला रेखीवपणा व निवेदनाला सोंदर्य 
प्राप्त होते. 

१३. ...या माणसांची रोषणाई आणि तजेला पाहून...! (' पुरंदरचा नामा ? ३२) 

रोषणाई हे नाम दिव्यांच्या संदर्भात वापरले जाते, पण येथे ते माणसांच्या वर्णनासाठी 
वापरून श्रीनिवासराव ब त्यांचे कुटुंबीय यांच्या नागर रूपामुळे नामा ब इतर मंडळी कशी 
दिपली, हे सुचित होते. ग्रामीण जीवनाच्या पार्वभूमीवर नागर व्यक्तींचे रूप, पोशाखा'ची 
आवड-निवड, व रंगसंगती, नीटनेटकेपणा, शरीराची राखलेली निगा या सर्वांनी त्यांना 
येणारे उजळ ललखीतपण व आत्मविश्वास उठून दिसतात. “ रोषणाई ' या एका 
शब्दाने हे सवे व्यक्त होते. 

नेमक्या, वेचक विरोषणांची योजना हे माट्यांच्या व्यक्तिचित्रणाचे वैशिष्ट्य आहे. 

१४. डोळे नेहमीच गवळ्या रंगाचे किंवा तांबूस असत. (“ राम गणेशाला माझा 
मुजरा? १४१) 

येथे पिवळसर किंवा गढूळ न म्हणता ' गवळ्या ? म्हणणे अर्थपूर्ण आहे. 

१५. आत्मविश्वस्त वीरपुरुष (' श्रीकृष्णाने अंथरलेली इतिहासाची बेठक! १०५) 

१६. उदारघी वक्ता, (' कवीचा न्याय? १७) 

१७. समाजाचे सविकल्प ज्ञान. (समाजसुधारक महर्षी कर्वे, ७९) 


श्री. म. माटे यांची वा्यायीन शेली । २९ 


अनुक्रमणिका 


यथे योजलेल्या संस्कृत विशेषणांमुळे निबंधांतील गंभीर विचारांना प्रगल्म भाषेची जोड 
मिळते व पाल्हाळ टाळता येतो. “ अन्पृश्य ? या ऐवजी ते सतत ' कषस्पृष्ट '; जे पूवीं 
अस्पृश्य मानले जात होते असे लोक; असा उल्लेख विचारपूवक करतात. 

१८. दगडबंद इमारत (' लोकमान्य, ज्योतीराव आणि विष्णुशास्त्री) १२३) 

: चिरेबंदी ? या विशोषणाने अतिपरिचयामुळे आपली अर्थवत्ता काहीशी गमावली 
आहे, म्हणून को काय, माटे ' दगडबेंद ? हे विशेषण वापरतात. त्यामुळे ठाशीव भक्कम- 
पणा या गुणविशेषाकडे आवर्जून लक्ष जाते. 

गरज असेल, तेथे त्यांनी नवे शब्द तयारही केले आहेत. उदा., 

१९. मालखपवे अधिकारी. 

२०. तदितरांच्या टोळ्या . हिंदूंशी मिलाफून गेल्या. 

२१. तेथीळ जीवनात रहाळलेल्या वाचकांना दिसून येईल, की... (प्रस्तावना, 
उपेक्षितांचे अंतरंग, ७) 

: रहाळलेल्या !:- या विरोषणातून ' तेथे राहिल्यामुळे रुळलेले* असा दुहेरी आशय 
व्यक्त होतो. | 

२२. मंडळी गावाकडे झटकली. 

२३. थोडासा पुढे गेल्याचा देखावा करून मी पिरगळा मारला. 

ग्रामीण बोळीत नित्य वापरात असलेली क्रियापदे त्या त्या पात्रांची क्रियांच नव्हे, तर 
भावस्थितीही योग्य प्रकारे व्यक्त करतात. 

कथेतील पात्रचित्रण यशस्वी होण्यासाठी कथालेखकाने केलेली पात्रनामांची निवडही 
कारणीभूत होते. या इडीने विविध कथांमधील पात्रांची नावे त्या त्या पात्रांच्या जीवन- 
सरणीला अनुरूप, वास्तवाला न्याय देणारी आहेत. उदाहरणाथ, कोंडा, भीमा, कोयना, 
सावित्री, मिवा, पिर्‍्या, सगाजीबोबा, तातू , प्रभाकर, श्रीनिवासराव, रामभरोसी, इत्यादी. 

निवेदनाच्या ओघात आपला मुद्दा मांडण्यासाठी अत्यंत समर्पक दाखला देणे हाही 
माट्यांच्या कथनरीलीचा एक गुण आहे. 

२४. ...जेवढ्यापुरता मतमेद, तेवढ्यापुरता बखेडा, असे त्यांचे घोरण असे. 
शेपटीचा एक केस जर ओढला तर उग्र श्वापदे आपला क्रर मोहरा सबंघच्या सत्रंघ या 
क्षुद्र अपराध्याकडे वळबितांत. पण गाईच्या पाठीला जर बोटाने स्प केला, तर अवती- 
भोवतीच्या तसूमर जागेत ती आपली त्वःचा थरथरविते व उगा'व सर्व अंगाची काहील 
करून न घेता मतमेद दर्शवून मोकळी होते. (“ रसिकांचा राजा गोला? ४९) 

येथे न. चिं. केळकरांच्या वर्तणुकीची रीत सांगताना माटे प्राणिजीवनातला दाखला 
देतात. हा वाक्‍्यबंघ ललित पातळीवर जातो, “ त्वचा थरथरविते-” येथे न थांबता ते 
पुढे ' ...(ती), काहील करून न घेता मतभेद दर्शवून मोकळी होते ' असे म्हणतात. 
त्यातून मनुष्यत्व गुणसूचन ह्वोते आणि माट्यांना अमिप्रेत असलेला मूल्यभाव सूचित 


२२ / भाषा आणि जीवन ६ : ४ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


होतो. ' मतमेद ? या शब्दाची होणारी पुनरुक्ती अर्थपूर्ण ठरते. सूक्ष्म निरीक्षण, जिवंत 
अनुभूती यांतून पात्रांची मनोवृत्ती व विचारसरणी यांचे विश्‍लेषण ते करतात. हेप्च ललित 
लेखकाचे सहानुभावाचे सामर्थ्य त्यांनी केळकरांच्या व्यक्तिव्णनात दाखविले आहे. 

काही अपरिचित पण सम्यक शब्दांचा वापर, बोली भाषेचा बापर हेही माट्यांच्या 
प्रसन्न, डोलदार भाषेचे वैशिष्ट्य आहे. 

२५. लोकहितवादींनी ब्राह्मणांना अगदी कुत्र्यानिपट केले. (“ लोकहितवादी, ज्योतीराव 
आणि विष्णुशाल्ली! ११७) 

२६. साखर ही वस्तू आता काही अलोलिकीची राहिलेली नाही... ( ' तत्त्वज्ञांचे 
दुहेरी धाडस ! ६३) 

२७. भौतिक शास्त्रश्ांनी आपल्या जीविताची सगळी तबाच बदलून टाकली आहे. 
(६२). 

निवेदनासाठी नागर मराठी बोली व विविध पात्रांच्या संवादात ग्रामीण बोली (महार, 
मांग, हेलकरीण, रामोशी यांचे कथागत संवाद ) याप्रमाणेच, आत्मप्रकटीकरणात कधी' 
कधी संस्कृतप्रचुर भाषेचा वापर होतो. 

२८. मग त्या हिरण्मयर मेवाच्याही पलीकडे दिगंतात गूढस्थ राहिलेले आणि विश्‍व- 
'चक्रा'चा व्यापार चालविणारे ते सर्वज्ञ आदितत्त्व आपल्या कृपेचा पाऊस आपल्यावर 
पाडो किंवा न पाडो !... (“ माझे मनोगज्य* १४०) 

माटे समाजस्थितीचा सतत विचार करणारे लेखक आहेत, पण ललित लेखनात या 
सामाजिकतेला कथागत उचित स्थान न मिळाल्यास, अनावइयक निवेदनामुळे कित्येकदा 
त्यांच्या कथेचा ओघ खंडित होतो. उदाहरणार्थे, ' माझे दहन तुम्ही करा? या कथेत 
: वूर्षी पारशी लोक आपल्यासारखेच वागत ? या वाक्याने व त्या पुष्ट्यर्थ केलेल्या सविस्तर 
निवेदनाने कथानकाचा ओघ दुसरीकडे जातो. कधी निवेदक वाचकाशी कथाभागाला 
अप्रस्तुत असा संवाद करतो. उदाहरणार्थ : 

३९. जावईंबोबांचा महिमा अलीकडे थोडा कमी होऊ लागला आहे, ही मोठी 
दुःखाची गोष्ट आहे. (' या पोराला आता तूच संभाळ? ७२) | 

वास्तविक निवेदक आणि लेखक हे एक नव्हेत. निवेदकपात्र ही लेखकाची निर्मिती 
असते. निवेदकामुळे लेखकाला कथेतील पात्रांशी विविध प्रकारे संबंध साधता येतो. 
निवेदक, पात्रांकडे आतून, बाहेरून समरस होऊन किंवा अल्प्त राहून पाहू शकतो. पण 
निवेदकाचे हे सामथ्य मात्र माट्यांनी ओळखलेले नाही. त्यांचे निवेदन पुष्कळदा सर- 
घोपटपणे झालेले असते. बऱ्याच कथांमध्ये त्यांनी त्रयस्थ निवेदनपद्धती स्वीकारलेली 
असली, तरी निवेदक या पात्राचा कलात्म उपयोग करून घेणे त्यांना जमलेले नाही. 
लेस्वक व निवेदक यांच्यांत अंतर निर्माण झालेले नाही. त्यामुळे निवेदका'चा दृष्टिकोण 
हा लेखक श्री. म. माटे यांचाच दृष्टिकोण असतो. या'चा परिणाम बरेच वेळा सरळ 


श्री. म. माटे यांची वाछायीन रोळी / २३ 


अनुक्रमणिका 


कथनात किंवा पाल्हाळीक वणेनात होतो. 

असे असले, तरी त्यांच्या बुद्धिवादी व्यक्तिमत्वातील भावनात्मकतेमुळे त्यांच्या 
आविष्कारात मनःपूर्वकता आलेली आहे. संवेदनशीलता, आस्तिक्यभाव, सुखवादापासून 
वाःचविणारा व्यापक समाजामिमुख दृष्टिकोण यांच्या प्रेरणेतून त्यांच्या साहित्या'ची निर्मेती 
झालेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या कथा म्हणजे जीवनभाष्याचे कलात्मक नमुने ठरतात. 


या लेखातील उदाहरणे, श्री. म. माटे यांच्या भनामिका ( श्री. म. माटे, पुणे 
१९४६ ), उपेक्षितांचे अंतरंग (कॉटिनेंटल, पुणे १९४१) , माणुखकी'चा गहिवर 
(कॉटिनंटल, पुणे १९४९) या कथासंग्रहांमधून आणि विचारशलाका (कॉटिनेंटल, पुणे 
१९५०) , विवेकमंडन ( व्हीनस, पुणे १९५६) , विचारमंथन (व्हीनस, पुणे १९६२) 
या निबंघसंग्रह्यंमधून घेतलेली आहेत. 


मराठी विभाग, सर पर्युरामभाऊ महाविद्यालय, पुणे ४११ ०३०. 


शिभर भोर जबा 


विज्ञापूर्चा सुल्तान इब्राहिम आदिलशाह दुसरा (कारकीर्द १५८०-१६२७) हा 
दखनी भाषेतील कवी म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. ' किताबे नवरस? ही त्याची महत्त्वाची 
कृती. त्याच्या द्रबारातला कवी अब्दुल त्याची एक आठवण देतो. त्याला ' इब्राहिम- 
नामा ? म्हणून त्याची मस्नवी (एक अरबीमधून आलेला कथनपर वा उपदेशपर काव्य- 
प्रकार) लिहिण्यापूर्वी प्रश्‍न पडला, की आपण कोणत्या भाषेत लिहायचे ! आपण 
दिछीचे हिंदबीभाषक, अरबी-फार्सी न जाणणारे आहोत. त्याने ही शंका बोलून 
दाखवल्यावर इब्राहिम आदिलशाह म्हणाला, 


न बाकी रहे कुछ तो आलम-निश्ान [ जगातली निशाणी 
अगर कुछ रहे तो बःचन-शिअर जाने [_ कविवचन 
शिअर-फन सब मुल्क में एक घात [ कबिकला 
इशक एक परगट छप्पन रूप बात 

नबा रूप परगट जो जिस मुल्क कर [ जबान 


उसी ही बवन सो शाइरी बोल घर 


२४ / भाषा आणि जीवन ९ : ४ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


भाषापरीक्षण 
जातीच्या सुंद्राला. . . काहीही 


दू. त. गोखले 


माणसे : भरभाट आणि चिल्लर हे श्री. जी. ए. कुलकर्णी या सुप्रसिद्ध असामान्य 
लेखकाचे पुस्तक नुकतेच (मार्च १९८८ ) प्रसिद्ध झाले आहे. त्या पुस्तकाच्या आशया- 
कडे डोळेझाक करून त्याच्या आधारे ' परिच्छेद-रचने 'वर लिहिणे म्हणजे एक 
प्रकारे अगदीच चिर काम ! पण या टिपणात तेच करावयाचे योजिले आहे. ' अरभाट! 
किंवा * ०18552 ' किंवा ' अभिजात * गोष्टींच्या आधारे ' चिछर ' किंवा ' छुलक 
गोष्टी सहज पटविता येतात का, ते पाहावे. 


श्री. जी. ए. कुल्कर्णी यांच्या मृत्यूनंतर मुंबईच्या परचुरे प्रकाशनाने मोठ्या उमेदीने 
नि कोणताही कट्रूपणा न करता हे पुस्तक काढले आहे. पुस्तकाला जाड, पांढरा कागद 
वापरला आहे. रंगीत आर्ट पेपरचे आवरण घातले आहे. आवरणाच्या आतल्या दोन 
पट्ट्यांबर लेखकाची दोन वब्यक्तिदशक छायाचित्रे घातली आहेत. पुस्तकात जागजागी 
प्रतीकात्मक छोटी छोटी रेखाचित्रे दिळी आहेत. जॉली ऑफसेटचे मुद्रण सुबक, 
सुखद आहे नि वापरलेला टंक गोळ, मोकळा, छान आहे. श्री. अप्पा परचुरे यांचे 
प्रारंभीचे निवेदन वाचले, की त्यांनी किती जिव्हाळ्याने हे पुस्तक काढले आहे, त्याची 
साक्ष पटते. 

पण या 'ांगल्या पुस्तकालाही सदोष परिच्छेदरचनेचे गाल्योट लागले आहे! 

परिच्छेरस्चना ही पुस्तकाच्या अंतरंगाची जशी निदशक असते तशीच बहिरंगाचीही 
निदर्शक असते. लेखकाच्या मनोगताचे निरनिराळे घटक किंवा टप्पे परिच्छेदात प्रति- 
बिंबित होतात. पानेच्या पाने, कुठेही न थांबता, वाचक जर सलग मजकूर वाचत गेला, 
तर त्याला तो एकसुरी सलगपणा नकोसा होईल. परिच्छेदांमुळे हे टळते आणि वाचकाला 
मधून मधून उसासा टाकण्यास सवड मिळते. त्याच्या डोळ्यांनाही बरे वाटते. 

परिच्छेदांमुळे अनेक गोण कायेही साधता येतात. निवेदनातील ओघ दरशविणे, 
विशिष्ट भागाकडे लक्ष वेधणे, संवादांचा संदर्भ (बोलणाऱ्या व्यक्तींतीतील बदल वगेरे) 
सहज सुचवणे वगेरे कार्ये सांगता येतील. 

माणसे...'चा आशय एकजीव, अखंड नि सलग आहे, त्याचा जीव नि कुडी ही 
लहान आहेत. म्हणून त्याची प्रकरणे पाडलेली नाहीत; प्रकरणे नसल्याने त्यात प्रकरणाची 
नावेही अर्थातच नाहीत. त्याच कारणाने त्यात मध्ये मध्ये मथळे नाहीत. प्रकरणे किंवा 


जातीच्या सुंदराला,.. काहीही / २५ 


अनुक्रमणिका 


मथळे नतण्याचे ढे समर्थन पटण्यासारखे आहे. पग प्रकरणे किंग्रा मथळे नसले, तरी 
माणसे ..मध्ये परिच्छेद आहेतच. कारण परिच्छेदाची नुकतीच जी कार्ये सांगितली, ती 
माणसे... मध्ये अमिप्रेत आहेत. माणसे... वर वर चाळले तरी, त्यातील परिच्छेद 
नुसत्या डोळ्यांनाही दिसू शकतील. 

ग्हणजे माणसे... मध्ये परिच्छेद पाडले आहेत; पण त्यांची रव्वना सदोष आहे. 


(१) परिच्छेद पाडण्याचे जे काही संकेत आहेत, ते या पुस्तकात जागजागी धुडका- 
बले आहेत. वाक्याच्या मध्येच, विरोष हेतूखेरीज, कोणी परिच्छेद पाडीत नाही. पण 
पृष्ठ इ४० वर असा परिच्छेद सापडेल, एष्ट २० वर चित्रातील पानाचे टोक बहुधा 
टाळण्याच्या हेतूने नको तेथे परिच्छेद पाडला आहे. पृष्ठ २२ वर चित्राचे टोक मघे येत 
नसूनही चित्राजवळ एक परिच्छेद टाकला आहे. 

(२) नको तेथे परिच्छेद जसे या पुस्तकात आहेत, तसे ते हवे तिथे केव्हा केव्हा 
नाहीत. पठ १२ वर असा परिच्छेद जो सुरू होतो, तो प्रष्ठ १४ च्या साधारण मध्यापाशी 
संपतो. हा लांबलचक परिच्छेद टाळता आला असता; कारण त्यात मालती जांभेकर्ची 
जी हकोगत आली आहे, ती वेगळ्या परिच्छेदात देता आली असती. पृष्ठ १८ वर ७ 
व्या ओळीनंतर परिच्छेद पाडणे इष्ट ठरले असते. पृष्ठ ३० बर तातूच्या आई'चा विषय 
आला आहे, तोही वेगळ्या परिच्छेद|त देण्याजोगा होता. 

(३) छपाईच्या वेळी परिच्छेदरचनेकडे दुलक्ष केलेले आहे. दोन परिच्छेदांत केव्हा 
खूप अंतर सोडलेले आहे, केव्हा थोडे अंतर सोडलेले आहे; तर केव्हा मुळीच अंतर 
सोडलेले नाही ! ( पाहा : पृष्ठ १५, १६, २८, ६४ वगेरे.) 

(४) हल्ली ळपाईत अशी एक ' फॅशन * निघाली आहे, की परिच्छेदाच्या प्रारंभी 
मोकळी जागा न सोडता तो एकदम डाव्या कडेपासून सुरू करावया'चा. आनुषंगिक पथ्ये 
पाळून ही केशन कोणी केली, तर माझा तिळा आक्षेप नाही. पण पथ्ये न पाळता हो 
फॅशन केली, तर ती घोकादायक ठरू शकते. लेखकाच्या मनोगतातील बदल, किंवा विराम 
दाखविणे हे परिच्छेदाचे एक प्रधान कार्य होय. पण त्या कार्यालाच या फॅशनमुळे केव्हा 
केव्हा हरताळ फासला जातो. आधीची ओळ अगदी उजव्या कडेला मिट्ठून संपली 
आणि दोन परिच्छेदांत जादा अंतर नसले, कौ परिच्छेदच ठढप्त होतो! मग हा लुप्त 
परिच्छेद कसले कार्य करणार ! 

माणसे... मध्ये छपाईची ही नवीन फॅशन आहे; आणि आवदयक पथ्ये अनेकदा 
झुगारलेली आहेत. त्यामुळे त्यात असे लुप्त परिच्छेद किती असतील, कुणास ठाऊक | 
पृष्टे १८ वर ' रेकॉर्ड होते! या शब्दानंतर ' धांदल उडाली ' नंतर परिच्छेद असावा; 
पण तो लुप्त झालेला दिसतो. 

(पुढील मजकूर पान ३६ वर पहा) 


२६ / भाषा आणि जीवन ६ : ४ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


जातां जाती 
कात्रजचा घाट 


माधव ना. आचार्य 


दुर्गा भागवतांचे न्यासपवं वाचीत होतो. दुर्याधनाचे व्यक्तिचित्र रेखाटताना त्यांनी 
एके ठिकाणी दुर्योधन व थादव कुळीतला सात्यक्री यांच्यामधील युड॒प्रसंग वर्णिला आहे. 
त्या लिहितात, 

“६ कृष्ण आणि अजुन एकमेकांकडे पाहून हसत होते. बाळपणच्या गोष्टी बोलत 
होते. ते पाहून दुर्योधन विचलित झाला. सात्यकीशी युद्ध करताना थबकून तो म्हणाला, 

: ...मला लहानपणाचे सारे आठवते. तू माझा प्राणाहून प्रिय मित्र. मीही तुला 
तसाच. तो आज तू माझ्याशी युद्ध करायला तयार झालास. मला बालपणचे प्रेम 
आठवते...?! 

८ परंतु कृष्णाजुनांची जोडी पाहून बाळपणच्या काव्यमय विश्‍वात दुर्योधन शिरला 
होता, तसा करड्या स्वभावाचा प्रोढ सात्यकी शिरू शकत नव्हता. तो रुक्षपणे म्हणाला, 

“ हे आचार्यांचे घर नाही. इथे आपण खेळायला आलेलो नाही. ! 

“६ तरीही दुर्योधनाच्या मनावरची मोहिनी उतरली नव्हती. तो त्या तंद्रीतचच 
ग्हणाला, 

: बाळपणची क्रीडा कुठे आहे १? खरोखरच काळाची लीला अगम्य आहे. कुठे ती 
क्रीडा ब कुठे हे युद्ध, आपण सारे लोभाने लढतो आहोत. 

“ ..हे ऐकून कृष्णालाही राहवले नाही. तो म्हणाला, 

: हेच क्षात्र वृत्त, की ज्यात गुरूबरोबरहा लढावे लागते. मला तू मार. ' 

निःशस्त्र कृष्णाला दुर्योधन खरोखरच मारील, अशा शांकेने सात्यकीने त्या दोघांतल्या 
संवादाला पुढे ख्वरच फुटू दिला नाही. कृष्णाला दुर्योधनाच्या मनाचा मृदुपणा जाणवला 
होता आणि त्याच्या उत्तरत कडवटपणा नव्हता, तर केवळ अपरिहार्य युद्धनीती'चा 
पुरस्कार होता. ”? 

(व्यासपव, पुनमुद्रण १९६९, प. ५४.) 

हे वाचताना मला शंका आली. श्रीकृष्ण हा अत्यंत सावधपणे वागणारा. नि.रास्त्र 
असताना तो दुर्योधनाला असे कसे म्हणाला ! आणि दुर्योधनाच्या पांडबद्रेषाची पूरण 
खात्री असताना त्याला दुर्योधनाच्या मृदुपणा'चा साक्षात्कार व्हावा, हेही थोडे विलक्षण'च 
बाटले. 


कात्रजचा घाट / २७ 


अनुक्रमणिका 


शंकानिरसनार्थ मूळ महाभारत पाहिले. द्रोणपर्तांच्या अध्याय १८९ मध्ये प्रस्तुत प्रसंग 
मिळाला. संवूर्ण अध्याय नीट वाचल्यानंतर लक्षात आले, या सात्यकी-दुर्योधन सेवाद- 
प्रसंगी श्रीकृष्ण ब अजुन तेथे नव्हतेच. मग दुर्गाबाईंनी त्यांना कुठून आणले ! 

या संपूर्ण अध्यायामध्ये सात्यकीचा उल्लेख करताना व्यासांनी “ माघब ! असा शब्द 
वापरला आहे. उदाहरणार्थ : 


तो परस्परमासाद्य समीपे कुरुमाधवी । 
हसमानो नरशादूंलो... 
(१८९:२०) 


येथील * कुरुमाधव ? म्हणजे दुर्योधन आणि सात्यकी. दुर्गाबाईंनी त्यांचे अजुन व 
श्रीकूष्ण करून टाकले. 
पुढे > 


तं तथा वादिनं तत्र राजानं माघवोडबरवीत्‌ ॥ २० | 

एवं वृत्त सदा क्षात्रं युध्यन्तीह गुरूनपि । 

यदि ते5हं प्रियो राजनू जहि मां मा चिरं कृथाः || ३१ ॥ 
(१८९:३०, ३१) 


येथेही : माधव ? म्हणजे सात्यकौच आहे. कारण पुढच्याच श्छोकात या माधवाचा 
सात्यकी असा स्पष्ट उल्लेखच आहे. 

मग दुर्गाबाईंच्या द्वातून ही चूक कशी झाली ! 

६ माधव * शब्दाने त्यांना फमविले. ' माधव * म्हणजे ' श्रीकृष्ण? हे डोक्यात पक्के 
बसलेले. 

पण सात्यकी हा माबव कता | त्यासाठी बंशावळ तपासली. यदुकुळातच 'मधु * हा 
आहे. म्हणून'च त्या कुळातील पुरुषांना ' यादव? वा ' माधव? म्हटले जाते. याच 
वंद्यात पुढे द्यूर यापासून श्रीकृूष्णापयेतचे व॒शिबीपासून सात्यकीपर्यंतचे राजे जन्मले. 
( श्रीमद्भागवत ९! २३, २४.) 

म्हणजे श्रीकृष्ण व सात्यकी हे दोघेही मधूच्या कुळातले म्हणून “ माधव ; परंतु 
५ माघव _ मा -- धव म्हणजे ' लक्ष्मीपती ? एवढाच अर्थी डोक्यात बसलेलेला 
असल्यामुळे हा घोटाळा झाला. 

भल्यामल्यांनाही काही शब्द कात्रजचा घाट दाखवितात, तो असा. 


: कृष्ण? हा शब्दही असा'च फतवा आहे. ' कृष्ण म्हणजे ' श्रीकृष्ण, ' कृष्ण ! 


म्हणजे ' अजुन ?, आणि * कृष्ण ? म्हणजे स्वतः ' कृष्णद्रैपायन व्यास सुद्धा. यांपैकी 


२८ / भाषा आणि जीवन ६ : ४ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


दुसरा अर्थ तसा वापरामुळे कदाचित लक्षात येण्याजोगा आहे. परंतु ' व्यास ' या अर्थाने 
सुटा ' कृष्ण ! शबद त्याहून कमी वेळ येतो. मूळ मद्याभारताचे काटेकोर व प्रामाणिक 
अनुसरण करणारे मोरोपंतही त्यामुळे एके ठिकाणी फसले आहेत. प्रसंग आहे. छ्रीपर्वा- 
तील, व्यासांनी गांधारीला दिव्यदृष्टी दिली. त्यामुळे रणांगणावरील विनाश तिला बसल्य 
जागेवरून दिसला. मूळ महाभारतामध्ये हा उल्लेख पुढीलप्रमाणे आहे : 


वरदानेन कृष्णस्य महबेंः पुण्यकर्मेणः । 
दिव्यज्ञानबलोपेता विविधं पर्यदेवयत्‌ || 
(स्त्रीपवे १६५३) 


येथे ' कृष्ण म्हणजे ' व्यास! हे ' महर्षि ! व ' पुण्यकमन्‌* या बिरोषणांवरून सहज 
लक्षात येते. पुढे याच अध्यायात क्छोक ९ मध्ये तर व्यासांचा स्पष्ट उल्लेखच आहे. 
परंतु मोरोपंतांच्या नजरेतून हे कसे निसटले, कोण जाणे ! ते लिहितात : 


श्रीकृष्णवरें पाहे तं युद्धस्थान दिव्यदृष्टि सति 
(स्त्री. ४! १, पूर्वाध) 


श्रीकृष्णाने पूर्वी एकदा अजुनाला दिव्य दृष्टी दिली होती. त्यामुळेच तो विश्‍वरूपदर्शन 
घेऊ शकला होता. (गीता ११५८) कदाचित हा प्रसंग मोरोपंतांच्या डोक्यात असेल. 
त्यामुळे येथील व्यासांचे कर्तृत्वही त्यांनी श्रीकृष्णाच्या खात्यावर जमा करून टाकले. 


दिव्यदृष्टिदाना'चा असा'्च आणखी एक प्रसंग महाभारतात आहे. युद्धापूर्वी संजयाला 
अशी दिव्यदृष्टी व्यासांनीच दिली होती. त्यामुळेच बसल्या जागेवरून त्याला सर्वे युद्ध 
दिसले व ते त्याने धृतराष्ट्रापुढे उभे केळे. ( भीष्म, २) 

या “ कृष्ण ? शब्दाने पंतांना यापूर्वीही एकदा फसविळे आहे- थोड्या वेगळ्या प्रकारे. 

प्रसंग आहे सभापर्वातील. राजसूय यज्ञाच्या समाप्तीनंतर सर्व राजे आपापल्या नगरी 
परतले. श्रीकृष्णही द्वारकेला गेला, (सभा. ४४) दुर्योधन मात्र शकुनीसह मयसमभेमध्ये 
राहिला होता. येथे त्याची झालेली फजिती प्रसिद्ध आहे. जमीन समजून पुढे पाऊल 
टाकल्यामुळे तो स्फटिकाच्या होदात पडला. त्यावेळी भीम, अज्ञुन, ब नकुल-सहदेवही 
त्याला हसले, (समा. ४७! ८, ९), त्यामुळे दुर्योधनाचा जळफळाट झाला. ही 
फजितीची हकीगत, हस्तिनापुरी परतल्यानंतर धृतराष्ट्राला सांगताना तो म्हणतो, 


तत्र मां प्राहसत्‌ कृष्णः पार्थन सह सुस्वरम | 
द्रौपदी 'च सह स्रीमिर्व्यथयन्ती मनो मम ॥ (सभा. ५०: ३०) 


आता येथे कृष्ण कुठून आला ! वस्तुतः त्या प्रसंगी तो इजरच नव्हता. मोरोपंतांनी 


कात्रजचा घाट / २९ 


अनुक्रमणिका 


याचा अनुवाद करताना, “ कृष्ण ' म्हणजे ' अजुन! व ' पार्थ ? म्हणजे ' भीम ' असे 
ग्रहीत घरले आहेत, ते लिहितात- 


खदखद हांसे भीमहि जिष्णुहि मजला तसेचि बा, यमही 
(मोरोपंत, सभा. ३ : ३५, पूर्वाध ) 


( जिष्णु ? म्हणजे : अजुन >, : यम ! म्हणजे ' जुळे '-नकुल्सहदेव. ) 

वस्तुतः येथे ' कृष्ण ? म्हणजे श्रीकृष्ण *च व्यासांना अभिप्रेत आहे. कारण त्यांना 
दुर्योधनाचा खोटारडेपणा दाखवावयाचा आहे. ' द्रोपदी हसली ' हीही दुर्योधनाची 
आणखी एक थाप आहे. त्याही पुढे तो म्हणतो. 

$ दार उघडे आहे असे समजून मी पुढे गेळो. त्यामुळे माझे कपाळ वांगले'च 
आपटले. तेव्हा भीमाने मळा मुद्दामच ' वृतराष्ट्रपुत्रा! ( > अंधपुत्रा !) अशी हाक 
मारली. ! 

(व्यास, सभा. ५०:२२, २५) 

हा! प्रसंगही व्यासांनी मूळ घटना घडली, त्या संदर्भात वर्णिलेला नाही. 

एकाच प्रसंगाच्या या दोन वेगळ्या वर्णनांमध्ये जो तपशिला'चा फरक व्यासांनी 
ठेवला आहे, त्याचे कारण उघड आहे. मूळचा प्रसंग अधिक तिखटमीठ लावून सांगून 
दुर्योधनाला धृतराष्ट्राच्या मनात पांडवांविषयी तिटकारा व स्वतःविषयी सहानुभूती निर्माण 
करावयाची होती. मोरोपंतांनी हे प्रथम लक्षात घेतले नसावे. त्यामुळे ते प्रथम सरळ 
भाषांतर करीत गेले. मागची हकीगत लक्षात ठेवून ६ कृष्ण ? ग्हणज़े । अजुन १ असा 
अनुवाद करून ते मोकळे झाले. मग द्रोपदी हृसल्याचा नवा उल्लेख आला; भीमाच्या 
तोंडी घातलेले ते ' अंधपुत्रा ! ! हे संगोबन आले. त्यांचेही सरळ भाषांतर मोरोपंतांनी 
केले आहे. त्यानंतर मात्र पंत सावरले, व्यासांनी कोरी ठेवलेली जागा त्यांच्या लक्षात 
आली. ते लिहितात, 


अतिझयित भाग्य त्यांचे, स्वीयहि अतिशयित दुःख कळवीलें । 
जों त्या खळतिलकानें कांहीसें अंधचित्त वळबीलें || 
(मोरोपंत, सभा. ३:३९) 


उशिरा का होईना, व्यासांच्या कथनचातुरीची ज्ञाण मोरोपंतांना आली ! 


: कृष्ण ? शब्दाने अनुवादांना असे फसवावे, यात काही'च आश्चर्य नाही; पण काही 
वेळा रूढ विरोषणे सुद्धा कशी फसवितात याचे एक उदाहरण मुक्तेश्वराच्या महाभारतात 
मिळाले. प्रसंग आहे आदिपर्वातील सुंदोपसुंदांच्या उपाख्यानामधील. ब्रह्मदेवाच्या वरामुळे 
घुंद उपसुंद मातले. तेव्हा त्यांना भुरळ घालण्यासाठी ब्रह्मदेवांनी विश्वकर्म्याकरवी 


३० | भाषा आणि जीवन ६; ७ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


तिलोत्तमा ही अप्सरा निर्मेली, या तिलोत्तमेचे सोंदर्य पाहून प्रथम देव देखील विचलित 
झाले. त्यांच्याभोबती जेव्हा तिलोत्तमा प्रदक्षिणा घाळू लागली, तेव्हा शकर आपल्या 
: स्थाणु ' रूपावर विसंबून प्रथम अचल बसला होता, परंतु शेवटी तिलोत्तमेकडे 
पाहण्याची त्याची इच्छा त्याला खस्थ बसू देईना. त्या इच्छेने शोवटी इतके उत्कट 
रूप धारण केले, की त्या 'अचल? बसलेल्या ' स्थाणु * शंकराला तिलोत्तमा जशी फिरली, 
तसतसे एकेका दिशेला एकेक मुख फुटले. 'चारही दिशांना फुटलेल्या या मुखामुळे 
शंकर * '्वतुमुंख ? झाला. (आणि इंद्र ' सहक्ञाक्ष? झाला. ) 


एवं 'वतुमुखः स्थाणुमेहा देवो 5 भवत्‌ पुरा । 
तथा सहसनेत्रश्न बभूव बलसूदून: ॥ 
(आदि. २१० : ९८) 


आता येथील ' चतुर्मुख ! या शब्दाने मुक्‍्तेश्वराला 'चकविले, * 'वतुर्मुख ? म्हणजे 
: ब्रह्मदेव ! हा अर्थ डोक्यात असल्यामुळे तो लिहितो, 


उभी ठाके जिया सवा । तिकडे मुखे निघती देवा । 
सहस्भनयन झाला मघवा । 'चतुरानन विरंची ।॥। 


(मुक्तेश्वर, आदि. ४६ : ६३) 


: विरंची * म्हणजे ' ब्रह्मदेव !; तो ' चतुरानन * झाला, असे मुक्तेश्वर म्हणतो. 
वस्तुतः येथे ब्रह्मदेव हा तिलोत्तमेला पित्यासमान होता. तेव्हा तिळा पाहण्यासाठी तो 
। ववतुरमुख ! झाला, असे म्हणण्याचे कारणच नव्हते. पण ' चतुर्मुख ब्रह्मदेव! या रूढ 
विशेषण-विदोष्य संबंधाने मुक्‍तेश्वराला फसविले असावे. 

: कृष्ण! या शब्दांमुळे स्वतः फसलेल्या मोरोपंतांनी त्यांच्या अभ्यासकांना सुद्धा 
कृष्णाच्या संदर्भात फसविले आहे. त्यांची ' सतीगीते संपादित करताना मला हा 
अनुभव आला. पंतांची हवी स्त्रीगीते अत्यंत प्रासादिक म्हणून ओळखली जातात. परंतु 
त्यांमध्येही एकदोन ठिकाणी आपल्या संस्कृत क्लिष्टतेची चुणुक त्यांनी दाखविली'च आहे, 

या सतीगीतांपेकी ' रुक्मिणीहरणगीता *तील दोन ओळी अक्या : 


न गणीलें रथगजानीका गदा- | 
ग्रजांनी कागदा मान दिला ॥ ६५ || 


रुक्मिणी म्हणते, गदाम्रजांनी (श्रीकृष्णांनी) रथ, हत्ती व सेन्य (अनीक) यांना 
जुमानले नाही; मात्र मी पाठविलेल्या कागदाला (पत्रिकेला) मान दिला. 

आता येथे ' श्रीकृष्ण * या अर्थी ' गदाग्रज ! असा खास शब्द मोरोपंतांनी योजला 
आहे. ' काव्यसंग्रह ' प्रतीत- ( महाराष्ट्र कविवर्य मोरोपंतकृत स्फुटकाव्ये, भाग दुसरा, 


कात्रजचा घाट / ३१ 


अनुक्रमणिका 


संपादक नारायण चिंतामणि केळकर, १९०३) या शब्दाची फोड पुढीलप्रमाणे आहे. 

६ शद म्हणजे कृष्ण व अग्रज ग्हणजे बलराम यांनी * ( प. २९६, तळटीप) 

मोज अशी, को मोरोपंतांची स्फुटकाव्ये संपादित करणाऱ्या मराठी संशोधन मंडळाच्या 
प्रतीतही ( स्फुटकाव्ये, भाग तिसरा, संपादक अ. का. प्रियोळकर, १९६४) याच टिपे'े 
अनुकरण आहे. ( पृ. १९६ तळटीप). 

गदाम्रज या शब्दातील ' अग्रज! हा घटक परिचित. ' अग्रज) म्हणजे “ मोठा 
भाऊ हा अर्थही डोक्यात पक्का बसलेला. त्यामुळे या दोन्ही संपादकांचचा घोटाळा 
झालेला दिसतो. 

वस्तुतः येथे बलरामार्‍चा काहीही संबंध नाही. ' गदाझज ? म्हणजे ' विष्णु ' (म्हणजे 
श्रीकृष्ण) हे नाव ' विष्णुसहस्थनामा 'मध्ये वते. महाभारताच्या अनुद्यासनपर्वातील 
अध्याय १४९ ' विष्णुसहृखनामा 'चा त्यात पुढील इलोक आहे : 


तेजो वृघो द्रतिघरः सर्वशास्त्रभ्रतां वरः । 
प्रम्रही निम्रह्मो व्यग्नो नैकश्रंगो गदाग्रजः (१४९ | ९४) 


यातील * गदाग्रज ? शब्दाचे स्पष्टीकरण असे : ' निगद म्हणजे मंत्र; याचचा उच्चार 
केला असता जो अग्रभागी प्रकट होतो, तो. ! 

( श्रीमन्मद्दामारताचे मराठी सुग्स भाषांतर खंड ७, सं. न. र. फाटक, १९६८, 
पु. ४१४. ) 

म्हणजे गदाग्रज मध्ये अग्रज च मोठा भाऊ नाहीच. पण तो अथे चिरपरिचया'चा, 
म्हणून टीपकार फसले. 

शब्द असे फतवितात; अगदी चांगल्या डोळस अभ्यासकांना सुद्धा चकवितात. 

कात्रजचा घाट केवळ इतिहासातःच नसतो, हे'च खरे! 


मुक्काम पोस्ट : 'चोल, जिल्हा : रायगड ४०२ २०३ 


३२ । भाषा भाणि जीवन ६ : ४ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


देखळपात्र 
दुर्मिळ शब्द 


नानासाहेब टिळक 


पुष्कळदा, ध्यानीमनी नसलेल्या ठिकाणी अचानक एखादी दुर्मिळ वस्तू सापडते. 
अशा वस्तूंचा संग्रह करणाराही आश्चर्यचकित होऊन जातो. दुर्मिळ शाब्दांचेही असेच 
आहे. 

काही वर्षापूर्वीची घटना. त्या वेळी एस्‌. टी. सुरू झाली नव्हती. भद्रकाली मोटार- 
स्टँडवर चिक्कार गर्दी झाली होती. दुपास्ची वेळ, ऊन नुसते आग ओतत होते. मोटार- 
स्टँडवर सारे कंडक्टरचे राज्य ! बसमध्ये असलेल्या लांबट बाकावर दाटीवाटीने उतारू 
कोंबून बसवायचे, एवढे'च त्याचे ज्ञान, पाठीला दोनदोन फुटांवर असलेल्या * खांबा !- 
मधून चार वचार उतारू मावलेच पाहिजेत, हे त्यांचे ब्रीद. 

अश्शाच वेळी एकदा एक उतारू मोटारीत दाखल झाला. माझ्यासमोरच त्याला 
जागा मिळाली. बिचारा उन्हाने अगदी त्रस्त झाला होता व धापा टाकत होता. हाता- 
तल्या ओलसर झालेल्या रुमालाने तो घाम टिपत होता व वाराही घेत होता. तोंडाने 
सारखी पुटपुट 'चाळली होती, 

५६ काय ' क्ालाबुल ) होतंय ! ”? 

: कालाबुल ? या शब्दाने दचकून मी त्याच्याकडे पाहायला लागलो. * कालाबुल? हा 
ज्ञानेश्वरीतील शब्द. त्या ग्रंथाचा थोडासा अभ्यास त्या काळी मजकडून होत होता. 
६ कालाबुल * यांचा अर्थ ' क्कावराबावरा !* असा मला सांगण्यात आला होता. 

। शके बारासेबारोत्तरा मध्ये ज्ञानरायांनी वापरलेला हा शब्द अजूनही अस्तित्वामध्ये 
आहे, द्दे पाहून मला आनंद व आश्चर्य बाटले. हा शब्द केव्हाच नाहीसा झाला असावा 
अशी माझी कल्पना होती. ज्ञानरायांची वाणी अशा रीतीने प्रकट झालेली पाहून मी 
बावरून'च गेलो होतो. तो माणूस माझ्या थोडासा परिचयाचा होता. साधासुधा बार- 
दाना'चा व्यापारी. त्याच्या मुखी ज्ञानेश्वरांची अमृतवाणी जगत होती आणि वाढत होती. 


श्रीसमर्थांच्या एका शब्दाने पूर्वी मला असेच भांबावून टाकले होते. त्या वेळी मी 
विद्यार्थिदशेत होतो. 


६ राव? आडनावाचे लोक साधारणपणे मूळचे महाराष्ट्रीययच असतात. माझा दक्षिण 
भारतीय मित्र मला सांगत होता, 


दुर्मिळ शब्द्‌ / २४ 


अनुक्रमणिका 


:< तंजावरकडे तर घरांतून ते मराठीच बोलतात. पंण त्यांचे मराठी चमत्कारिक 
असल्याने परक्यांसमोर मराठीत बोलायचे ते टाळतात. * 

“ माझ्याशी बोलताना मराठीतच बोलावे '?, असा मी त्या तंजावरी मिल्लाला फार 
आग्रह्ह केला, बरेचसे आढेवेढे घेऊन त्यानेही ते अखेरीस मान्य केले. मात्र त्या वेळी 
तिसरे कोणी नसावे, असा त्याऱच्वचा साहजिकच आग्रह. 

त्याच दिवशी संध्याकाळी मी आरामखुर्चीत काहीतरी वाचीत पडलो होतो. 

“ काय उदंड अभ्यास करता, हो??? 

मी पाहिले, तर माझा तंजावरी मित्र हसत उभा होता. माझ्या मित्राला मराठीत 
बोलताना ऐकून साहजिकच मला आनंद झाला. पण मी खराच प्रसन्न झालो, तो 
६ उदंड ! या शब्दाने. समर्थ वाढ्य़यामध्ये वारंवार आढळणारा हा शब्द मला शिवरायाच्या 
काळात घेऊन गेला. माझ्या मनात एक विचार येऊन गेला. तंजावर भागातील या 
मराठी मंडळींच्या घरगुती भाषेचा जर कोणी तज्ज्ञाने बारकाईने अभ्यास केला, तर 
शिवकाळातील कितीतरी लोककथा, लोकगीते, बाळगाणी उजेडात येतील. मराटी 
वाढ्य़यातील एक दालन'च जनतेला खुले होईल. 


: अस्तमान'चा समय ' या शाब्दप्रयोगाने मला एकदा 'चांगलेचच दःचकावले होते. 
कोकणा जातीच्या एका पक्षकाराच्या तोंडून मी हा शब्दप्रयोग ऐकला. हे कोकणा लोक 
जव्हारवाड्यापासून ते थेट डांग, बासुदा, धघरमपूरपयंत आढळतात. नासिक जिल्ह्याच्या 
पश्चिम भागामध्येही ते पुष्कळ आहेत. स्वभावाने गरीब, नाकेळे व किंचित गोरटेले 
असणारे हे लोक तृत्यगायनाचे फार होशी असतात. जरा बारकाईने लक्ष दिले, तर किती 
तरी संस्कृत शब्दप्रयोग मला त्यांच्या माषेत आढळले. ' उत्तरायण ? हा शब्द त्यातलाच. 
चौकशी करणे या अर्थाने ' शोधणे ? हा शब्द. बायकोला साधारणपणे ' कुटुंब ? हा शब्द 
वापरतात. त्यांच्या सामाजिक ब राजकीय समजुतीही मोज्या वेशिष्टयपूणे आहेत. रे. फादर 
एलविन यांनी ज्याप्रमाणे ' गोंड ? जमातीचा अभ्यास केला, त्याप्रमाणे जर कोणी य 
कोकणा जमातीचा केला, तर फारच छान होईल. 


पूर्वप्रसिद्धी : सा. भापण, १८ ऑगस्ट १९७३. 


३४ / भाषा आणि जीषन ६ : ४ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


चन्त परक्याचे 


स्पेशल इंग्लिश 
फ्रेडरिक रॅफेळ 


एक हिञाळ्वात त्या दोबांची मेट आगबोटीवर झाली, तेव्हा दोवेही कठड्यावर रेलून 
स्वारा वारा वेत उभी होती. त्या वेळी तिला इंग्लिश भाषेचे ज्ञान नव्हते. ती त्याला 
अतिशय आवडली होती, म्हणून तो तिला दूरच्या बेटावर घेऊन आला होता. त्यांनी 
ज्या शेतकऱ्यांकडून भाड्याने एक झोपडे घेतले होते, त्याने आजवर टाइपरायटर 
पाहिलेला नव्हता. 

मद्याच्या रंगाच्या महासागरातल्या एका बेटावर असलेल्या अमेरिकेच्या नभोवाणी 
केंद्रावरून रोज सायंकाळी प्रक्षेपित होणारा * खास इंग्लिश ? भाषेतील कार्यक्रम ती दोघेही 
आपल्या ट्रान्झिस्टरवरून ऐकू लागली. 

ज्यांना इंग्लिश भाषा 'चांगळी कळत नाही, त्यांच्यासाठी सोपासुबोध केलेला हा खास 
कार्यक्रम अतिशय संथ गतीने सादर केला जाई. त्यात वापरलेले शब्द सोपे आणि सहज 
मागदर्शन करणारे असत. याशिवाय वार्तापत्रे सादर केली जात. त्यांत प्रमुख वात- 
असायची, ती त्या वेळी 'चालू असलेल्या वसाहतयुद्धात घडलेले अत्याचार आणि त्या 
अत्याचारांचा घेतलेला बदला यांबद्दल. प्रत्येक रात्री त्या भयानक विषयातीलच काही ना 
काढी लक्षात येगारा भाग असे, एवढेच. खुनांच्या आणि अनन्वित छळांच्या संथ गतीत 
सांगितलेल्या वार्ता ते प्रेमिकांचे युगुळ दिव्याच्या उबदार प्रकाशात ऐकत राही. दिवसा- 
मागून दिवस गेले, रात्रीमागून रात्री गेल्या, आणि त्या दूरस्थ मुलीला अधिकाधिक समजू 
लागले. 

अधिक समज आल्याने पॅराफिनच्या दिव्याच्या प्रकाशात तिचे डोळे अधिकाधिक 
उजळत जात होते, मुद्रेवर स्मित उमटत होते, हे सारे तो पाहत होता. तिच्या डोळ्यांत 
गर्व होता. लवकरच आपल्याला आपल्या प्रियकराची पुस्तके समजतील आणि त्यामुळे 
तो आपल्याला स्वतःजबळ ठेवून घेण्याची शक्‍यता वाढेल, असे तिला वाटत होते. 

इल्ल्यांसाठी सैन्यांनी घरळेला दबा, आपल्याच बांधवांची त्यांनी केलेली हत्या, मन- 
मानी कत्तल, अविचारी सूड ह्या गोष्टी तिला अधिकाधिक समजू लागल्या, स्पष्ट होऊ 
लागल्या. तसतशी मिळणाऱ्या नवीन ज्ञानाने आढ्यताखोर बनू लागलेली ती मुलगी 
मधून मधून हसू लागली. 

त्यांना आकळन होणारी शब्दसंपदा हळूहळू रेडिओवरून पाठ देणाऱ्या आवाजाच्या 


स्पेशल इंग्लिश / ३५ 


अनुक्रमणिका 


धीम्या गतीने जगाच्या रक्ताने मावळी जाऊ लागली. रोज रात्री ती त्याच्याकडे पाहतं 
स्मित करू लागली. तेव्हा त्याला स्पेशल इंग्लिश्च्या ज्ञानाने उजळून निघालेल्या तिच्या 
बोलक्या डोळ्यांतील भाव हळूहळू कळू लागला, आणि आपण केव्हा'च तिचा. तिरस्कार 
करायला लागलो आहोत, हे उमगून तो उदास झाला. 


इंग्रजीवरून अनुवाद : भा. ना. पेडणेकर 


मूळ प्रकाशन : ८0212 ॥7२8]॥७], 8७6०191 1121151, समावेश : 5625 
डांड वाते ०0टा 5185, 1.0॥001 : (386, 1979 


अनुवादका'चा पत्ता : द्वारा ! वर्षा पाठारे, ३ लोकसदन, सावरकर चोक, मालाड 
पश्चिम, मुंबई ४०० ०६४. 


(पान २५ वरून 'वालू) 


(५) हल्ली छपाईत दुसरी एक 'कशन' अज्ली निघाली आहे, को ओळीच्या शोवटी 
शब्द तोडावयाचा नाहो. त्याऐवजी तो सगळाच्या सगळा शब्द पुढील ओळीत ध्यावया'चा. 
ही फॅरनहो, आवद्यक पथ्ये पाळल्यास, 'चांगळी आहे. अन्यथा भयावह ठरू शकते. 
ओळीत अर्धामुर्धा शब्द बसवल्यामुळे जागा मोकळी राहू शकते. शब्द शक्‍य तेवढे 
उजवीकडे सरकवून ती मोकळी जागा भरलेली नसली, तेथेचच वाक्य संपलेले असले, 
आणि दोन परिच्छेदांत सर्वच जास जागा सोडलेली नसली, तर तेथे ओळीच्या शेवटी 
परिच्छेद पडल्याचा उगाच भास होतो ! म्हणजे नको असता परिच्छेद दिसू लागतो ! 
: माणसे... ? मध्ये पृष्ठ १८ वर, २२ वर नि २३ वर असा प्रसंग ओढवल्यासारखा 
वाटतो. 

गुटगुटीत मुलाला गालबोट शोभन दिसते. पण गालबोटाऐवजी काजळाचा मोठाथोरला 
फराटाच गालावर ओढला, तर ! परिच्छेदरचनेमधील दोष म्हणजे माणखे...चे गालबोट 
आहे, असे वर म्हटले आहे. पण ते म्हृणणे केवळ कोतुकाचे आहे; हे एव्हाना 
वा'चकांच्या लक्षात आले असेलच. खरे तर, हा दोष म्हणजे काजळा'चा मोठाथोरला 
फराटाच आहे ! 

रमामंगल, २९ सहवास संस्था, कर्वनगर, पुणे ४११ ०२९ 


(या टिपणातील छेदक ५ च्या संदर्भात पाहावे : विजया देव, आकलन सुलभ मांडणी 


भाषा आणि जीवन २: १ हिवाळा १९८५ प्र. २६-८. ) 


३६ / भाषा भाणि जीवन ६ : ४ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


स्पेशल इंग्लिश कार्यक्रम 


व्हाईस आव्ह अमेरिका हे अमेरिकेचे जगमर प्रचार करण्यासाठी उभारलेले लघु- 
लहरी-रेडिओचे नेटवक. यूसिसची रेडियो आवृत्ती म्हणा ना. १९५९ साली बॅरी 
झार्थियन या कार्यक्रमसंयोजकाच्या मनात स्पेशल इंग्लिश कार्यक्रम तयार करून प्रक्षेपित 
करण्याची कल्पना आली. सर्वच लोकांना आपल्या नेहमीच्या कार्यक्रमांची इंग्लिश भाषा 
समजत नाही, असे त्याच्या लक्षात आले. तेव्हा अश्या लोकांसाठी स्पेशल इंग्लिश 
कार्यक्रम उपयोगी पडतील. शिवाय त्यांना आपले इंग्लिश सुधारण्यासाठी त्यामुळे 
इंग्लिश'चा सरावही मिळेल, ते वेगळेच. 

इंग्लिश भाषेत सुमारे दीड लाख शब्द आहेत. व्हॉइस ऑव्ह अमेरिकाच्या नेहमीच्या 
कार्यक्रमांतून त्यांच्यापेकी निदान नव्वद हजार शब्द वापरले जातात. स्पेशल इंग्लिश 
कार्यक्रमात मात्र याहून कमी, म्हणजे फार तर पंधराशे शब्दांत काम भागवावयाचे, 
अशी त्याची कल्पना होती. हे जमणार नाही, असे सगळ्यांनी सांगितले- अर्थात असे 
सांगणारांत तज्जममंडळी होती'च. असे कार्यक्रम अस्वाभाविक वाटतील, साधी गोष्ट देखील 
वळणावळणांनी सांगावी लागेल, आपण श्रोत्यांना बालबुद्धी समजतो आहोत, अशी त्यांची 
भावना होईल. असे त्यांचे मत होते. झॉंथिंयनने यापासून योग्य तो बोध घेतेला आणि 
रिचड बॉर्डन नावाच्या तरुण सहकाऱ्याकडे ही योजना सोपवली. 

बॉर्डन याने रने क्विनो नावाच्या एक सहकाऱ्याच्या मदतीने पाहणी केळी आणि 
हळूहळू स्पेशल इंग्लिश भाषेचे स्वरूप निश्चित केले (स्पेशल इंग्लिश हे नावही त्याच 
वेळेस ठरवण्यात आले )- 

(१) 118171, ४४०01६, 9), 100, 5९४, ॥०156, 60116, 660, 5९८, ४1४७, 
७2, ॥80090, १६0, ४७७८689, ए'ल०, वृपांला]७, ग, ६0, (0, णातटा' 
सारखे इंग्लिश भाषेत कायम मेटणारे शब्द आणि रेडिओवरून वार्ता, माहिती प्रसारित 
करताना हरघडी लागणारे शब्द मिळून सुमारे पंघराशे शब्दांत भागवता येईल. 

(२) सोपी, सुटसुटीत, लहान लहान वाक्ये ठेवायची. 

(३) एरव्हीच्या कार्यक्रमाची उच्चारणगती सुमारे मिनिटाला १३० शब्द इतकी 
असते. स्पेशल इंग्लिश कार्यक्रमांमध्ये मात्र ती मिनिटाला ९० शब्द इतकी'च ठेवायची. 

काययक्रम प्रक्षेपित व्हायला सुरुवात झाळी. जगात देशोदेशी विखुरलेल्या अमेरिकन 
लोकांकडून तीत्र प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटली (ही परदेशी लोकांची थट्टा आहे वगेरे) . 
पण ज्यांच्यासाठी ते कार्यक्रम होते, त्या परभाषी लोकांना मात्र हा कार्यक्रम आवडला. 
त्यांच्या मागणीवरून एक स्पेशल इंग्लिश वड बुक नावाचे पुस्तक प्रकाशित झाले. हा 


स्पेशल इंग्ळिश कार्यक्रम / २७ 


अनुक्रमणिका 


कार्यक्रम सगळ्यांत पीपल्स रिपब्लिक आव्ह चायना मध्ये लोकप्रिय झाला. या कार्यक्रमा- 
साठी नवा मजकूर र्वणे किंवा नेहमीच्या भाषेंतील मजकुराचे स्पेशळ इंग्लिशमध्ये 
रूपांतर ( की भाषांतर £ ) करणे हे एक वेगळे नेपुण्य मानण्यात येऊ लागले. 


स्पेशल इंग्लिशची कल्पना यायची, तर प्रथम नर्थनियळ हॉर्थान हा अमेरिकन 
लेखकाच्या “ द अँबिशस गेस्ट ! या कथेतील एक छोटासा उतारा मूळ स्वरूपात आणि 
स्पेशल इंग्लिश रूपात शेजारी ठेवून त्या दोहोंना तुळणे उद्बोधक आणि रोचक ठरावे- 

गृ 5€टा&. 0 [06 ४१०पा१्ट पाळा ७ लोवावलाटा फ$ 82 ॥5्टाा 0 
१७७१०८0 8111011101, 6 ०011१ 1800 0९81 001106 (0 1४९ 871 ए॥115- 
1120151600 116, 0०. ॥०. (006 ठिष्ट०७॥ 10 [16 छा8९०. श१९वाणपा२१08्शट 
१6९518 180 0881 [1417011180 [0 100; 816 ॥06, 101४ ०1९1516060, 
॥8त 060006 ९७६1४ (॥8, 00५टपा€]9 85 18 1001116960 ॥0%, ६ 209 
छ85 (008९811 001 81 115 ]8(॥७/४१५- ॥00एष5्टाः ॥0., 0९109, ४1110 116 
छ9$ 0९8तता शा... ठिप छल ०५८1७ 10प]त ४9८७ 080 110 [112 
21001] ० फ्रा). ४४8३ 10% [1९ 16560, (169 १४००॥१ [19808 110 0112111- 
11855 01 115 1001898205, 0ट्ॉाण8णा॥0१्टा 85 शाढवा)&ा ४201185 18660,8 10 
०01055 [६.8 टात खाट 1840 85586 00) ॥58 टा8018 (0 115 (0110 
छा 1018 (0 1200211270 1111. ( ११५ शब्द ) 

गुण& ४०पाा७5्ट पावा) 5 56टा2 ७१४७ (181 12 ७8५ 9010111005. उत तात 
101 10000" ७१8. 160 ७१॥(8त (0 त० फरा 115 1102 ४०. 3801 16 ताठ प्याठप 
18. 18 तीत 101 फ्र8॥. (0 0९ ठि लाटा कीला 12 18त 0120. ए९ 0९116- 
४९0 ॥॥६ 5011821116 तपा] 115 ॥616 ४००॥० 0800118 ४1005 810 
१तपा18त ७9४ 0000581065 00 6९०७1८. (५५ शब्द) ( रूपांतरकर्त्री $ डॉना 
डि सँक्टित, प्रसरण १९८८-०५-२१.) 


संकलन : मायकेल ए. हॅनू यांच्या न्हॉइल या नियतकालिकाच्या एप्रिल-मे १९८८ 
च्या अंकातील ' स्पीकिंग टु द वल्ड इन स्पेशल इंग्लिश ? या लेखावरून. दिलेला उतारा 


आणि त्यांचे रूपांतर यांच्या तुल्ने'्चा शेक्षणिक, भाषिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक अशा 
विविधदृष्टीने पत्रिकेच्या वाचकांना विचार करणे शक्‍य आहे. 


२८ / भाषा भाणि जीवन ६! ७ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


धन परक्याचे 
आ उन पोपुलु 


इञाझियो बुत्तित्ता 


एखाद्या समाजाला 
बेड्या घाला, नाही तर सपशेल नागवा 
तोंडात बोळा कोंबा 

तो मुक्तच राहील 


त्याचा कामधंदा हिरावून ध्या 
त्याचा पासपोर्ट 
त्याची झोपायची बिछाईत 
ज्ञेवणाचं पान 

तो संपत्नच राहील 


समाज भणंग आणि गुलाम होतो, 
जेव्हा त्याची बोली हिरावली जाते 
आजापणजापासून चालत आलेली 

पण नातवापणतवापावेतो कधीच न पोःवणारी 


भणंग आणि गुलाम होतो तो समाज, 
जेव्हा शब्दापासून शब्द निपजत नाहीत 
तर शब्दाला शब्द खाऊन मिकेला लावतात 
बेघर बेचिराग करतात 
आता माझ्या ध्यानात येतंय्‌ 
माझ्या जोलीचं गिटार लावून घेताना, 
को त्याची एक एक तार गळून जात्येय्‌ 


इकडे मी आपल्या पूर्वजांनी विणलेली 
वाकळ घडावून घेतोय 
सिसिलीच्या मैढरांच्या लोकरीच्या घाग्यानं 


घन परक्याचे / ३९ 


अनुक्रमणिका 


माझी दैना झाल्येय्‌ 
पेसा आहे जवळ; पण तो खर्च करता येत नाही 
खडे आहेत मोला'चे; पण ते कुणाला देता येत नाद्दीत 
गाणं आहे 
पण मी तर राहिलो पिंजऱ्यात पंख कापून टाकलेला 


भणंग तर खराचच- 
ज्याचं रडणं कुणाला हलवून सोडत नाही 
ज्याचं हसणं कुणाला हसवत नाही 


भणंग तर खराच- 

ज्याला दुसरी'च कुणी पाजते आहे 
आपलं मूल मानून 

पाळलेलं ७ा होई ना 


आपली आई होती एक 
जी तर हिरावून घेतली गेली 
तिच्या अंगावर आपण सगळे पीत होतो 
दुधाच्या झऱ्यात न्हात होतो 
आता तिच्या अंगावर थुंकतात केवळ 


आपल्याला तिने मागे, आपला गळा ठेवला 

आणि स्वरांचं 'वलळन 

आणि खरखरती ल्य देखील 

एक ढाल्या आवाजातली आस 

आपल्या शब्दांमधून, आक्रोशांमधून भरून राहिलेली 
या सगळ्यांना हिरावू शकणार नाही 


आपण तिचं रंगरूप राखून आहोत 
तिची चाल 
तिचे हावभाव 
तिच्या डोळ्यांतळी धग 
या सगळ्यांना हिरावू शकणार नाही 
( पुढील मजकूर पान ४२ वर पहा ) 


४० / भाषा आणि जीवन ६: ४ | दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


शांका आणि समाधांनं 


शब्द हवा आहे । शब्द सापडतो आहे 


शासनव्यवहारकोरश (१९७३ ) 1280108 आणि ७1011 या शब्दांसाठी अक्ली 
तरतूद करतो- 

1.126106 अनुज्ञप्ति, लायसेन्स 

6९॥"॥11 परवाना 

यांपेकी 128102 खाली ७०, ४१॥]७ ( शिकार ), 110101, 1९180211९1 
(पुनःस्थापन ), 1०8106 यांची नोंद आहे. 

मृतदेहाचे दहन, दफन इत्यादी मार्गाने विल्हेवाट लावण्यासाठी परवानगी लागते 
किंवा रेल्वे वगेरे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा तिकोट न काढता उपयोग करण्याची 
परवानगी लागते किंवा निञधित क्षेत्र ( उदाहरणार्थ, ग्रेथालय, लष्करी परिसर ) 
असल्यास त्या ठिकाणी आतबाहेर करायला परवानगी लागते; तिच्यासाठी जो लेखी 
दाखला मिळतो, त्याला आपण पास म्हणतो. कोशात यांपेकी फक्त प्रवासी पासाची 
दखल घेतलेली आहे - 

७०8५8 ( 112९0 [22९61 ) पास 

अनुज्ञप्ति हा शब्द बोजड आहे. अर्थ सर्व ठिकाणी एक'च आहे, तो म्हणजे एखादे 
काम करायला सक्षम प्राधिकरणाने दिलेली आवशयक अश्ली परवानगी, आवश्यक 
म्हणजे ती नसताना केलेले काम गेर ठरते. दोन शब्दांमधली निवड केवळ संकेताला 
घरून ठरते, अर्थभेद नसतो. उदाहरणार्थ, गन लायसेन्स, गन परमिट, लिकर लायसेन्स, 
लिकर परमिट. ड्रायव्हिंग लायसेन्स, परवानगीसाठी परवाना हा'च शब्द सर्व ठिकाणी 
वापरणे ठीक होईल. परवानापत्र याच्या ऐवजी लायसेन्स, पास शब्द जिथे तोंडी बसले 
आहेत, तिथे वापरायला हरकत नसावी. 


चित्रपट, रंगभूमी आणि दूरचित्रवाणी हे मनोरंजनाचे प्रकार, संबंधित कला, 
व्यवसाय, उद्योग या सगळ्यांना मिळून १९२६ च्या सुमारास 510७ 9051655 हे 
शब्दप्रयोग प्रथम अमेरिकेत रूढ झाला, कधी त्याऐवजी 2118181011 1100919 
हा शब्दप्रयोगही करतात. आपल्याकडे हे शब्दप्रयोग आता भांडवली गुंतवगूक खूपच 
वाढल्यानंतर परिचित होत आहेत. विजया देव (पुणे) या संदर्भात कळवतात : 

नाटक, चित्रपट, तमाशा यांच्या सादरीकरणाला उद्देश्वन ' खेळ ' हा अन्व्थेक 
शब्द रूढ आहेच. नाटकावरोबरच नृत्य, नकला सारख्या रंगभूमीवरच्या इतर प्रकारांना 
तो लागू शकेल. या ' खेळात * गुंतलेला तो ' खेळिया ?. तेव्हा आफ] ७0७1255 


शंका भाणि समाधान | ४१ 


अनुक्रमणिका 


साठी * खेळिय़ा-व्यवसाय २ का म्हणू नये £ 9100/-081655 या शाब्दप्रयोगामध्ये 
काही संदर्भात हीनत्वाची सूचना असते, तीही त्या त्या संदर्भात येऊ शकेल. 

आता दोन-तीन मुद्दे, ' खेळ ' शब्दाची इंग्छिश 0189 म्हणजे नाटक याच्याशी 
तुलना करण्यासारखी आहे. होनत्वाची सूचना पाहिजे असेल, तिथे ' व्यवसाय ? ऐवजी 
५ घदा ? शब्द वापरण्याकडे मराठी भाषकांचा कळ असतो. भांडवली गुंतवणूक, 'चढते 
उतरते दर इत्यादींकडे लक्ष वेधायचे, तर मनोरंजन-उद्योग, खेळिया उद्योग असे शब्द 
वापरता येतील. रंगभूमीशी निगडित नट आणि इतर सगळी मंडळी यांना मिळून 
: रंगकर्मी ' हा शब्द अलीकडे बापरात येतो आहे. ( रंगकर्मी ? शब्द नेमका प्रथम 
कुणी, कुठे, केव्हा वापरला ! कुणी सांगेल का £) 1605618101 साठी * सादरी- 
करण ? हा शब्द श्रीमती देव वापरतात. ( त्याचा प्रयम वापर १ ) तो तितका योग्य 
वाटत नाही. एक तर 1८56181101 खेळियांखेरीज इतरही मंडळी करतात; ती 
सर्वच “ सादर करतात? असे नाही. ' सादर ? करणे ' आदरपूर्वक प्रस्तुत करणे २. मग 
0]165611(3101ला ' प्रस्तुति) हा सुटसुटीत वापरला शब्द तर १ रंगभूमी'चा निदेश 
करायचा असेल, तिथे ' रंगप्रस्तुति म्हणता येईल. 


अश्लोक रा. केळकर 


( पान ४० वरून 'चालू) 


ठीक आहे, कुणी म्हणजे कुणी हिरावू शकणार नाहो 
पण आपण पोरके, भणंग झालो आहोत, हे नक्की 


[ बुत्तित्तो ( जन्म १८९९) हा एक सिसिलियन बोली बोलणारा कवी. ही बोली 
प्रमाणभूत इटॅलियन भाषेत मिळून जावी, तिला स्वतंत्र अस्तित्व राहू नये, याबद्दलची 
संत इथे व्यक्त झालेली आहे. मराठीच्याही अनेक बोली आहेत, त्या प्रमाणभूत मराठीत 
मिळून जाऊन नावापुरत्या राहणार का, हा एक प्रश्न मराठी समाजापुढे आहे. त्याही 
पुढे जाऊन काहीजण इतिहासचाय राजवाड्यांची साक्ष काहून विचारू लागले आहेत, 
की मराठी तरी एक भाषा म्हणून राहणार का! इंग्रजी भाषेच्या पुढे ती एक हृतप्रभ 
झालेली केवळ ' पडी बोली ? म्हणून राहणार का ? असे झाले, तर जे भणंग पोरकेपण 
आपल्या वाट्याला येईल, त्याचे काय ? मराठी वाव्चकांनी मन लावून वाचावी, अशी ही 
एक सिसिलियन बोलळीमधली रोजर म्रिफिनच्या इंग्रजी अनुवादावरून मराठीत आणलेली 
कविता. ' आ उन पोपुल' हा ति'चा पहिला 'वरण. ] 


मराठी अनुवाद : भशोक रा. केळकर 


४२ / भाषा आणि जीवन ६: ४ / दिघाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


पत्रिकासूची 
वषै ५, १९८८ ची सूची 


लेखक-सूची 


--/ एक खासच निर्णय (भाषावार्ता ) । ६:२:४२३ 

-“/ मराठी परभाषा म्हणून शिकवण्याची सामग्री / ६!२:४५ 

--“-/ मराठी बिकास परिषदेची घटना / ६४:४९ 

--/ वर्षे ६, १९८८ 'ची सूची / ६:४:४३ 

अकलूजकर विद्युस्केखा । वसती वनकुहरी (ज्याची त्याची प्रचीती) / ६:४:१४ 

अभिहोत्री द, हू. / अमिनव मराठी शब्दकोरः योजना, निर्मिती, अनुभव / ६:२:१२ 

आचार्य माधव ना. / कात्रजचा घाट (जाता जाता) / ६:४:२७ 

आचार्य माधव ना. / प्रतिशब्दाची उलझन (भाषानिरीक्षण ( / ६२:२८ 

आचार्य माधव ना, / मराठी व्याकरणपरंपरेचे नव्याने परीक्षण (पुस्तक परीक्षण) 
परीक्षित ग्रंथ: मराठी व्याकरण! वाद आणि प्रवाद / ले. कृ. श्री. अजुनवाडकर / 
६:१!४२१ 

आपटे माधवी / शब्द हबा आहे ना ! (साद आणि प्रतिसाद) / ६:१:३६ 

आवळीकर पंडित, तेलंग विजया / ' सवालक्ष ?, ' घडामोड ' आणि “'हारू वरू? / 
६:२११० 

काळे कल्याण / भाषा : सोयी किती, तडजोडी किती ! ( संपादकीय) / ६२११ 

काळे कल्याण / हेही एक संज्ञापन'च ( संपादकीय) / ६!१:१ 

कुलकर्णी द. मि. / एका शब्दाच्या निमित्ताने (दखल्यात्र) / ६:३:३४ 

कुसुमाग्रज / नाव ( कविता ) / ६:४४ 

केळकर अशोक रा. (अनुवादक) / आ उन पोपलु (कविता) / मूळ कवी : इञाझिओ 
बुनित्ता / ६:४: ३९ 

केळकर अश्शोक रा. / भाषेशी खेळणे (संपादकीय ) / ६:३१ 

केळकर अशोक रा. / शब्द हवा आहे-शब्द सापडतो आहे (इंका आणि समाधान) । 
६!४:४१ 

खैरे विश्वनाथ / ' सुळकुंबा आणि पोपटी बद्दल थोडेसे (साद आणि पडसाद) /६:१:३२ 

खरे विश्वनाथ / परीक्षणावर नजर (साद आणि प्रतिसाद ) / ६!१:३६ 

गर्दे पु. कृ. / इंग्रजी गद्याचा मराठी अवतार (साद आणि प्रतिसाद )/ ६!१:३७ 

गोखले द. न. / जातीच्या सुंदराला...काहीही (भाषापरीक्षण ) / ६:४:२५ 


पत्रिकासूची / ४२ 


अनुक्रमणिका 


गोगटे मधुकर ना. / लिपी बदलू या / ६:२:३७ 

गॉमरिंगर ऑयमन / दोन कविता (धन परक्याचे) अनुवादक : नीती बडवे / ६:२:१८ 

ग्लुककोव्हा इरीना /नशीज, अमक, आणि मराठी भाषेची पाठ्यपुस्तकं (पुस्तक परीक्षण). 
परीक्षित ग्रंथ : मराठी शिका : मराठीचा परभाषा म्हणून अभ्यास $ पुस्तक पहिले. 
लेखक : रमेश वा. घोंगडे, उषा रानडे, अपर्णा झा, / ६:२:२९ 

घारे दीपक / ' पूर्वग्रह ? : जेविक आणि भाषिक : ६१:१७ 

झणकर अनिल / चित्रपट आणि इतर कला : तुलनात्मक विचार (चित्रपट लेखमाला : 
लेखांक १) / ६:२२ 

झणकर अनिल / चित्रपट आणि नाट्यकला : दोन संज्ञापन माध्यमे (चित्रपट लेखमाला : 
लेखांक २) / ६:४४५ 

झणकर अनिल / चित्रपट ही भाषा आहे काय ! ( चित्रपट लेखमाला : लेखांक २) / 
८:२:२१ 

झाबवाला रूथ प्रावेर / मला नावडे भारत (दसखल्पात्र) / ६!२:३१ 

झेलसिंग ग्यानी / युक्तीच्या चार गोष्टी (दखल्पात्र) / ६:२:२६ 

टिळक नानासाहेब/दुर्मिळ शब्द (दखल्पात्र) /६;४:३२ 

डहाके बसंत आबाजी / संज्ञान आणि गतिरोधक (साद आणि प्रतिसाद) / ६:२:२४ 

तिरुमलेश कि. वे. / सजक अनुत्राद $ एका व्यक्तीचा दृष्टिकोण / अनुवादक : विजया 
देव / ६:२३:५ 

दाभोळकर वृंदा / प्रतिज्ञेत हे असले शब्द कसे हो ? (ज्याची त्याची प्रचीती ) /६:२:३० 

देव बिजया / अनुवाद क्रियेची एक भारतीय शोधयात्रा ( भाषाभ्यास वार्ता )/ ६:१!२७ 

देव विजया / आमच्याकडे आणि तिकडे (भाषानिरीक्षण) / ६:२:४१ 

देव विजया / श्री. म. माटे यांची वाढ्मवीन शेली / ६!४:१८ 

देव विजया (अनुबादक) / सर्जक अनुव!द : एका व्यक्तीचा दृष्टिकोण / मूळ लेखक : 
कि. वें. तिरुमलेश / ६५२:५ 

घोंडगे दिळीप / शाळा (साद आणि प्रतिसाद ) / ६:२:२४ 

नाईक राजीव / विष्णुपंत भागवत : मराटी ग्रंथमुद्रणव्यबसायावर उमटलेला ठसा ( पुस्तक 
परीक्षण ) / परीक्षित ग्रंथ : विष्णुपंत भागवत ! वि. पु. भागवत स्मारक समिती, 
मुंबई / ६:२५४६ 

निमकर श्रीधर / अपिद्दित : पिहितश्व (साद आणि प्रतिसाद ) / ६!१:४० 

पगडी सेतुमाधवराव / शिक्षेमुळे लाभलेले भाग्य (दखलपात्र ) / ६!२:३३ 

परांजपे प्र. ना. / अनुवादावर एक नजर ( साद आणि प्रतिसाद ) / ६:१:३९ 

पळशीकर सुहास / मराठीतून राज्यशाक्ल ! दोन प्रयत्न (ज्याची त्याची प्रचीती ) / 
८६:१:२ 


४४ / भाषा भाणि जीवन ६ : ४ | दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


पंडित मोहन / तेरेस ( वसईच्या खिस्ती बोलीतील कथा ) / ६:२:१८ 

पाटील पुरुषोत्तम / फूकमारी (भाषानिरीक्षण) / ६:२:४१ 

पुंडे द. दि. / रहावा (भाषानिरीक्षण) / ६:२:४० 

पुंडे द. दि. / शब्द कुसुमाम्रजांचा ( संपादकीय ) / ६:४१ 

पेडणेकर आ. ना. (अनुवादक) / स्पेशल इंग्लिश (घन परक्याचे ) / मूळ लेखक : 
फ्रेडरिक रंफेल / ६:४:२५ 

फडणीस शि. द. / मुखपृष्ठावरील चित्रे | ६:१, ६:२, ६:२, ६४ 

बडवे नीती / एक कोडं (इंका आणि समाधान) / ६:२:४५ 

बडवे नीती (अनुवादक )| दोन कविता : ऑयमन गॉमरिंगर ( धन परक्याचे ) / 
६२:१८ 

बुत्तिता इत्राझियो / आ उन पोपुढ (कविता ) / अनुबादक : अशोक रा. केळकर/ 
६:४१!२३९ 

ब्लेक विल्यम / दि टायगर ( कविता ) / अनुवादक : पंढरीनाथ रानडे / ६:२:१६ 

भागवत गीता सुभाष, रानडे मिलिंद / पुरुषानुसार फिरणारी त्रिके (साद आणि 
प्रतिसाद ) / ६:१५३९ 

भाटे सरोजा / पाणिनीय व्याकरण (साद आणि प्रतिसाद ) / ६:२!९४ 

मुखर्जी मीनाक्षी / विश्वात्मकता मर्यादित ( दखल्पात्र ) | ६:२:२६ 

राजगुरू मेघमाला / संवादाची भाषा (ज्या'ची त्याची प्रचीती) / ६!२:२६ 

रानडे अशोक दा. / नाट्यात्म भाषणातील आवाज-जोपासना / ६:१:२२ 

रानडे पंढरीनाथ (अनुवादक ) / वाघा, वाघा, वनरुद्रा / मूळ कवी : विल्यम ब्लेक, मूळ 
कविता : द टायगर । ६!३:१६ 

रॅफेल फ्रेडरिक / स्पेशल इंग्लिश ( घन परक्याचे ) / अनुवादक £ आ. ना. पेडणेकर 
८:४:!३५ 

इय्राम विमळ (अनुबादक) / जाणे ( कविता) / ( वसा आंतरभारतीवा ) / मूळ कवी : 
केदारनाथसिंह / ६:४:४८ 

सिंह केदारनाथ / जाणे (कविता) ( वसा आंतरभारती'चा)/ अनुवादक : श्याम विमल / 
६१४५४८ 

हनू मायकेल ए. / स्पेशल इंग्लिश कार्यक्रम (भाषावार्ता) / ६:!४:२७ 


लेख-सूची 


अनुवादक्रियेची एक भारतीय शोधयात्रा ( भाषाभ्यास वार्ता) / विजया देव / ६॥१:२७ 
अनुवादावर एक नजर (साद आणि प्रतिसाद ) / परांजपे प्र. ना. / ६:१:२९ 
अपिहित ! पिहितश्व (साद आणि प्रतिसाद) / श्रीधर निमकर / ६:१:४० 


पत्रिकासूची / ४५ 


अनुक्रमणिका 


अमिनव मगठी शब्दकोश : योजना, निर्मिती व अनुभव / द. ह. अमिह्दोती / ६:२:१२ 

आ उन पोपुल (कविता) इत्राझियो बुत्तित्ता । अनुवादक : अश्लोक रा. केळकर / 
८६१४:३९ 

आमच्याकडे आणि तिकडे (भाषानिरीक्षण) / विजया देव / ६:२:४१ 

इंग्रजी गद्याचा मराठी अवतार (साद आणि प्रतिसाद) । पु. कृ. गर्दे / ६:१:२७ 

एक कोडे (शंका आणि समाधान) / नीती बडवे / ६:२:४५ 

एक खासच निर्णय ( भाषावार्ता) / ६:२:४३ 

एका शब्दाच्या निमित्ताने (दखलपात्र) / द. मि. कुलकर्णी / ६:२ २४ 

कात्रजचा घाट (जाता जाता) माघव ना. आचार्य / ६:४५२७ 

चित्रपट आणि इतर कला ! तुलनात्मक विचार ( चित्रपट लेखमाला : लेखांक १) / 
अनिल झणकर / ६!२:३ 


चित्रपट ही भाषा आहे काय £ (चित्रपट लेखमाला £ लेखांक २) / अनिल झणकर । 
६:२:२६ 

चित्रपट आणि नाट्यकला ! दोन संज्ञापन माध्यमे ( चित्रपट लेखमाला ! लेखांक २) । 
अनिल झणकर । ६:४५ 

जाणे ( कविता ) ( बसा आंतरभारती'चा) । मूळ कवी : केदारनाथ सिंद्द़ अनुवादक: 
श्याम विमल | ६!४५४८ 

जातीच्या सुंदराला...काहीही (भाषापरीक्षण) / द. न. गोखले / ६:४:२५ 

तेरेस ( वसईच्या खिस्ती बोलीतील कथा) । मोहन पंडित । ६:३:१८ 

दुर्मिळ शब्द ( दखल्पात्र ) । नानासाहेब टिळक । ६:४५२३ 

दोन कविता ( घन परक्याचे) ऑयमन गॉमरिंगर अनुवादक : नीती बडवे । ६२:१८ 

नशीब, अभक, आणि मराठी भाषेंची पाठ्यपुस्तकं ( पुस्तक परीक्षण ) । परीक्षण लेखकः 
इरीना ग्लुरकोंव्हा. परीक्षित ग्रंथ : मराठी शिक्रा । मराठीचा परभाषा म्हणून अभ्यास ! 
पुस्तक पहिले. लेस्वक : रमेश वा. घोंगडे, उषा रानडे, अपर्णा झा | ६:३:२९ 

नाट्यात्म भाषणातील आवाज -जोयासना । अश्योक दा. रानडे । ६!१:२२ 

नाव (कविता) । कुसुमाग्रज । ६:४४ 

परीक्षणावर नजर (साद आणि प्रतिसाद ) । विश्वनाथ खेरे । ६:१:२६ 

पाणिनीय व्याकरण ( साद आणि प्रतिसाद ) | ६:२:२४ 

पुरुषानुसार फिरणारी त्रिके ( साद आणि प्रतिसाद ) । गीता सुभाष भागवत, मिलिंद 
रानडे । ६:१:२९ 

: पूर्वग्रह ); जैविक आणि भाष्रिक । दीपक घारे । ६:१:१७ 

प्रतिशब्दाची उळझन ( भाषानिरीक्षण ) । माघव ना. आवार्य । ६:२:३८ 


४६ / भाषा आणि जीवन ६ : ४ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


प्रतिक्षेत हे असले शब्द कसे हो ? ( ज्याची त्याची प्रचीती) । वृंदा दाभोलकर । ६२५२० 

फूँकमारी (भाषानिरीक्षण । पुरुषोत्तम पाटील | ६!२:४१ 

भाषा : सोयी किती, तडजोडी किती १ ( संयादकीय) । कल्याण काळे । ६:२:१ 

भाषेशी खेळणे (संपादकीय) । अशोक रा. केळकर । ६:२१ 

मराठीतील भाषाविषयक लेखन १९८७ | ६:१:५१ 

मराटीवून राज्यशीस्त्र : दोन प्रयत्न (ज्याची त्या'ची प्रचीती ) । सुहास पळशीकर । 
६:१:२ 

मराठी परभाषा म्हणून शिकण्याची सामग्री ( वाडाायसूची ) । ६:२:४५ 

मराठी विकास परिषदेची घटना | ६:४ पुरवणी / ९ पूछे. 

मराठी व्याकरणपरंपरेचे नव्याने परीक्षण (पुस्तक परीक्षण ) माघव ना. आचार्य | 
परीक्षित ग्रंथ : मराठी व्याकरण : बाद आणि प्रवाद लेखक : क. श्री, अजुंनवाडकर | 
६१:४१ 

मला नावडे भारत (दस्बल्पात्र । रूथ प्रावेर झाबवाला । ६*२:२१ 

युक्तीच्या प्वार गोष्टी (दखलपात्र) । ग्यानी झेलसिंग । ६५२५२६ 

रहावा (भाषानिरीक्षण ) | द. दि. पुंडे । ६:२:४० 

लिपी बदलू या । मधुकर ना. गोगटे । ६:३!३२७ 

बध ६, १९८८ ची सूची । ६:४:४२ 

वसती वनकुहरी (ज्याची त्याची प्रचीती । विद्युल्लेखा अकलूजकर । ६:४:१४ 

वाघा, वाघा बनरुद्रा (कविता) । मूळ कवी ! विल्यम ब्लेक, मूळ कविता : द टायगर, 
अनुवादक ! पंढरीनाय रानडे । ६!३:१६ 

बिश्वात्पकता मर्यादित ( दखल्पात्र) । मीनाक्षी मुखर्जी । ६!३:३६ 

विष्णुपंत मागवत : मराठी ग्रंथमुद्रण व्यवसायावर उमटलेला ठसा ( पुस्तक परीक्षण) । 
राजीव नाईक । परीक्षित ग्रंथ : विष्णुपंत भागवत : बि. पु. भागवत स्मारक समिती, 
मुंबई । ६:२:४६ 

शब्द कुसुमाग्रजञाचा ( संपादकीय ) / दत्तात्रय पुंडे | ६: ४: १ 

शब्द हवा आहे ना ? (साद आणि प्रतिसाद) । माघवी आपटे । ६:१:२६ 

शब्द हवा आहे : शब्द सापडतो आहे (दुका आणि समाधान) । अश्योक रा. केळकर | 
६!४!४१ 

शाळा (साद आणि प्रतिसाद) । दिलीप घोंगडे । ६:२:२४ 

शिक्षेमुळे लाभलेले माग्य ( दखलपात्र ) । सेतुमाघवराव पगडी । ६:२:२२ 

श्री. म. माटे यांची वाड्यय्रीन दोंली । विजया देव । ६:४॥१८ 

सजक अनुवाद ; एका व्यक्तीचा दृष्टिकोण (अनुवाद) । मूळ लेखक : कि. वें. तिरुमलेश 
अनुवादक ! विज्या देव । ६:३१:५ 


पत्रिकासूची / ४७ 


अनुक्रमणिका 


: सवालक्ष' “ घडामोड ' आणि ' हारूवरू ! | पंडित आवळीकर, विजया तेलंग | 
८५९११० 

संवादाची भाषा (ज्याची त्याची प्रचीती ) । मेघमाला राजगुरू । ६५२५२६ 

संज्रापन आणि गतिरोधक ( साद आणि प्रतिसाद ) । वसंत आवाजी डहाके | ६!२:२४ 

६ सुळकुंबा आणि पोपटी 'बद्दल थोडेसे (तसाद आणि प्रतिसाद )। विश्वनाघ खेर । 
६५१५२२ 

सूचना फलळक । ६:९१, ६:२९, ६२ 

स्पेशल इंग्लिश ( घन परक्याचे) । मूळ लेखक : फ्रेडरिक रॅफेळ, अनुवादक : आ. ना. 
पेडणेकर । ६:४:३५ 

स्पेशल इंग्लिश कार्यक्रम ( भाषावार्ता) । मायकेल ए. हनू । ६:४:३७ 

हेही एक संज्ञापनचच (संपादकीय) । कल्याण काळे | ६:१:१ 


वसा आंतरभारतीचा 
जाणे 
केदारनाथ सिंह 
८ पं जा रही हँ ! तिने म्हटले. 
: जाओ ? मी उत्तर दिले; 
हे जाणून, की 'जाना? ही 
हिंदीमधली सर्वांत भयंकर क्रिया आहे. 
हिंदीवरून भनुवाद : हयाम विमल 
कवीचा पत्ता : भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, नयी दिल्ली, 
२११० ०६७, 


अनुबादका'चा पत्ता : १ बी/२२, लाजपतनगर, नयी दिली ११० ०२४. 


[ हिंदीमध्ये क्रिया शब्दाचा अर्थ क्रियापद असाही होतो. ] 


४८ | भाषा भाणि जीवन ६ : ४ / दिवाळी १९८८ 


अनुक्रमणिका 


पेसे भरण्याबद्दल सूचना 

पैसे रोख दिल्यास आठवणीने पावती ध्यावी. चेक ' मराठी अभ्यास परिषद : या 
नावाने काढावा. मनीओंडर कूपनवर किंवा चेकसोबतच्या चिठ्ठीवर पैसे पाठवणाराचे नाव, 
पत्ता, रक्कम, आणि ती कशापोटी पाठवडी ते अवश्य लिहावे. नमुना अंक मिळाला 
असल्यास कोणता मिळाला याचा उल्लेख करावा. चेक बैकेच्या पुण्याबा हेरच्या शाखेचा 
असल्यास रकमेत २ रुपये वटणावळ म्हृणून भर घालावी. पावती मागाहून पाठविली 
जाईल. 


पत्रिकेची वर्गणी 


परिषदेची वर्गणी | 

सामान्य सभासदाची वार्षिक वर्गणी वर दिलीच आहे. एका घरात एकापेक्षा अधिक 
सामान्य सभासद असले. आणि त्यांपैकी एकाच्याच नावावर पत्रिकेचा अंक हवा 
असला तर इतर सभासदांनी केवळ १५ र. भरायचे आहेत. उदाहरणार्थ, एका घरात 
दोन सभासद 'आणि एक अंक अंशी स्थिती असल्यास वर्षाला ३० 4 १५ रु. 
भरावे लागतीळ, ' | 

आजीव. सभासदत्वासाठी २०० .. ( परदेशी अंक पाठवायचा असल्यास शिवाय. 
१०० रु. ); देणगीदारासाठी ५०८ रू. किंवा जास्त; आश्रयदात्यासाठी १००० २. 
किंबा जास. ( आजीव, देणगीदार, आश्रयदाता सभासदांना पत्रिकेची वेगळी वर्गणी 
नाही.) | - 

परिषदेचे सभासदत्व व्यक्तीला मिळेल, संस्थेला नाही. 


जाहिरातीसाठी दर 
पूर्ण पानं ७५० रु. अर्धे पान ४७० रु., पाव पान २५० ₹., आुमेच्छासूवचना 


१०० रु., आवरणप््ठ चार १००० २. 2 आवरणपृष्ठ दोन / तीने ८०० र. जाहिरात 
ह्विंदीत बो इंग्रजीत असल्यास चालेल, मरांठीत असल्यास उत्तम, 


अनुक्रमणिका 


नोंदणी क्रमांक 040048/83 


प/ग्व्ल्तटट व गटा7 श7९ ० शविवावधा वित्त गरवाट7ट 
707 ॥९ ४५९ ० ॉट्टनि-/२9ि१ ठा? 0पा०0 /श्‍रवि॥7९७ 1॥॥१९/॥८/ एवावत ० 
॥०7॥-॥वाव॥ 


॥॥७॥३॥५1॥-॥ 51800० ॥॥॥॥ २११६१६5: 8007 0५९६ | 14%4.; 


1७3४७७ 810 119008 ॥७(861815, ॥॥०त७०॥०॥ (0 918111138- 

1081 5॥॥०[(७॥॥७5, 800. 50॥6 8४९५४०५७७४ ००॥॥७॥॥.०8101. 3500 
४००80५॥8४ ४/०४७॥ ॥॥(0 32 0०॥४९॥७॥11 ७॥(७5. 470 8965; 
1982; 5. 150 | रं 


॥॥॥॥१॥॥-|॥ ८01४८5५५७1 0॥॥७॥. 511(1॥1॥0॥४5 - 


70(॥॥1(86861 001०615801 5 ॥3807५1109110॥ 0७81५ 30 १०89॥॥(20.(0 
॥॥6९6९[॥॥॥७५ ०10315. 248 89685; 1983; 15. 90 


॥॥७॥,॥॥1-॥ 8६॥॥॥४७5 


ग७९/8९॥७/॥७४९ 8001 18०0 ॥॥$ (10 ००॥॥७॥७॥७॥. 810 1010७५ 
(08 1९९९015, ९०५४७९॥॥9 ॥७॥18101, 0850100, ।लॉहाण्शाताघ, . 
310 0(॥861 110065. 89 9५७5; 1983; 85. 50 । 3 40609111: 


॥81॥1-॥ ॥/0०९५॥8॥॥-॥४ ॥॥॥७॥॥॥७[- 
॥.७॥1१,1॥1॥। ॥.((॥5 6,1६0 ४००॥५8(॥-॥७॥४ 


(0110081015 (0 1॥॥७& 1651 : ९183591180. |॥७301- हाळा 
₹10॥51॥-॥॥8181॥7॥1 ४००8७५॥॥॥७$. 86 ७8965; 1983; ४5. 75. 
45 89५9७5; 1983; ३१७. 35 । 5 । । 


181050118|/ 0100110860 ३९ ॥॥1. 000९0/) 0७७0 (93/>2720); 
१5. 400 101 [॥७ 56; 'श06 ४०॥॥॥७$ 10 _10100/ (0. 0०४७ ॥06. /7ै_ 
980४311060 5189685. ; 


१॥७ 8७५0005, 01. ॥४3)॥6 86861115९1 810 38. ॥४॥०९७/, 118४6 ७0एप्लीर (॥७॥. 
"९५७15४७ ९:५७०९॥०॥०७ 8710 1(॥0०0/॥॥९०96 ०. (8010181 85 ४/७॥ 85 ॥0060॥ श0॥००१७5, . 
(0 ७881 0॥ [॥5 ००॥8७०8॥४० ७101 (0० 1॥,83 5९०५७ ४9. 1॥68 1७०७1 1९3028 “_. 
० (॥9॥९०९0 101 (॥९ (8901119 ० ४७8111 85 8 880010 181989७ 189 ॥806889॥ 0. 
७५ 86०५619 80812 0.(॥180800(५ ० 5100. ०॥९॥॥४/ ७७७60 ॥8(61815 ॥॥०( 09 
86 ॥$९0.॥॥ (6 0155100] 65 ४४6९) 85 ॥1 9 * $४-(७॥७1 " 0. (॥(01॥181* 8910१७. 
6४83118016. 10॥ 1॥6_॥७०७॥७॥€5 : (1 ) ४881 1011/359 ?9115190, &-2 “यी 


_ रिगांगाषा, 1239-40, 8० २१०७०, (२०७९ 411004. (2) 01॥8॥, 34/902 एशा५- .. 
18981, 8070909 400 024, ॥॥50 ॥00॥ ! ।॥(०॥॥8(०॥७। 8०006 *$९७५॥८७, ।:0९००8॥ “ 
१ ७४॥९॥॥०॥8, २॥॥७ 411 004. र ९४ र 


) , [७७1७85 9७ 810 % 05000; ॥०॥0618 0०, ?०॥७॥80 0 8(810॥8॥' 9९0७. . ४ व 
50% ५8८००. 0०88100 0॥6१७॥७७ 90001१ 800 5. 2 1०४7७५ ९०॥७०॥०॥ ०॥७७७५४, .. . 


("७ 
व. १ 78 114 पै 2६ * ळा 1 


अनुक्रमणिका 


